


शेखर तीन वर्षांचा होता तेव्हां त्याची आई 
वारली. त्याचा पिता महती हा त्याचा संभाळ 
एकट्याने करु शकत नव्हता. म्हणून त्याने दुर्गा 
नांबाच्या तरुणीशी दुसरा विवाह केला. लश्नानंतर 
महतीच्या लौकरच लक्षांत आलं कीं दुर्गा फार 
भांडकुदळ आणि कर्कशा आहे. 

दुर्गा आपल्या पतीचे ऐकत नसे. तिला 
दागिन्यांचा हब्यास होता. त्यासाठी ती गाग'चा- 
पुढचा बिचार न करता खर्च करीत असे. 

पहतीचे तीन अकराची चांगली शेतजमीन 
होती. त्याच्या उत्पन्नांतून तो कुटुंबाचा खर्च 
चालबत होता. दुर्गाचा अकारण खर्च ही आता 
त्याला गंभोर समस्या निर्माण झाली. त्याबेळी 
शेखर दहा वर्षांचा झाला होता. दुर्गा घरांत 
आल्यानंतर ती शेखरला घरांतले बरेच काम 
करायला सांगत असे. घरकाम करुन तो शाळेत 
जाई व चांगला अभ्यास करी. त्याला पुढे 


च 


शिकावे, उच्च शिक्षण घ्याबे, अशी फार इच्छा 






होती. पण दुर्गाने त्याला वरच्या वर्गात दाखल 
करायला विरोध केला. 

तिने एके दिवशी शेखरला सांगितले, “शिकला 
आहेस तेवढं पुरे झालं आता. तुझा बाप काही 
जमीनदार नादी. शेतांत काम करण्यासाठी झालं 
तितकं शिक्षण पुरेसं आहे. जास्ती शिकायची स्वप्ने 
पाहू नकोस.” 6 

पण महतीच्या मनांत कांही निराळे'च होते. 
त्याने दुर्गाला म्हटले, '*हा आपला एकुलता एक 
मुलगा! जास्ती शिकायला पैसाही जास्त हवा हे 
खरे आहे. पण-लागलं तर आपण अर्धा एकर शेत 
विकून टाकू आणि त्याला शिकबूं. शिकून तो 
हुशार होईल आणि शेतीचे काम चांगल्याप्रकारे 


' करायला लागेल.'' दुर्गाने पतीला ताडकन 


सुनावले. 
'“कांडी झालं तरी शेताचा इंचभर तुकडा- 
देखील मी विकू द्यायची नाही!” ती ओरंडून 





ललत... त्यानंतर दोनच दिवसांनी मडतीला शोधत 


ह” -्क 


िँ 
र्क चांदोजा 
| 





एकजण तिथे आला. त्याने मडतीच्या हातांत एक 


थैली दिली व नंतर तो म्हणाला, हे बघा, खूप 


वर्षांपूवी शहरांत धान्याचा व्यापार करणाऱ्या 
नीलकंठाला तुम्ही दहा हजार रुपये दिले होते. 
त्यांचा ब्यापार आता चांगला चालला आहे. पण 
सध्यां त्यांची प्रकृति तितकीशी वरी नसते. 
त्यांना काळजी वाटते आहे कीं तुमचे कर्ज न 
देता जर त्यांना मरण आले तर'? याचा घोर 
त्यांच्या जिवाला लागून राहिला आहे.'' असं 
सांगून त्याने नमस्कार केला व तो इसम तिथून 
र्‍चालता झाला. 

खु्षींत येऊन मडतीने दुर्गाला म्हटले, “लक्ष्मी - 


_ देवीने अचानक येऊन आपले दार वाजवले. या 


पैशांतला कांही भाग आपण शेखरच्या 
शिक्षणासाठी खर्च करु या. आता कांही शेताचा 
इंचभर तुकडादेखील विकावा लागणार नाही." 
_ दु्गनि महृतीच्या हातांतून ती थैली जोराने 
हिसकावून घेतली आणि ती उद्गारली, ''शेखरचे 
कसले आलेय शिक्षण? पुढच्याच आठवड्यांत 
माझ्या काकीच्या नातीचे लग्न आहे ना! तेव्हां 
या रकमेच्या मी चंद्रहार खरेदी करीन. आजच 
आपण शाहरांतल्या सोनाराच्या दुकानांत जाऊं 
या!'* 

जवळच शेखर उभा होता. आपले बडील 
उदास झाले आहेत हे त्याला समजले. त्याने 
वडिलांचा हात पकडून म्हटले, “जाऊं दे बाबा, 
आईची इच्छा पूर्ण करा, मी शिक्षण बंद करीन 


, आणि तुमच्याबरोबर शेतांत काम करीन.” त्याच 


दिबशी दुर्गा सोनाराच्या दुकानांत गेली. तिने दहा 





हजारांत आणखी दोन हजारांची भर घातली, 
आणि एक चंद्रह्वर खरेदी केला. भाड्याच्या 
बैलगाडींतून ते गांबाकडे परतले. अंधार पडूं 
लागला होता. गाडी थोड्या दूरवर गेली तोच 
मागून एक घोडागाडी वेगांत आली नि पुढे गेली. 
गाडींतून कांद्रीतरी वस्तू खाली पडली. पण त्या 
बग्गीतल्या लोकांच्या ते 'घ्यानांत आले नसावे. 
त्यांची बग्गी जास्तच वेगाने जात डोती. मदतीची 
बैलगाडी पुढे गेली तेव्हां दुर्गाने गाडींबान रतनला 
रस्त्यांत पडलेली बस्तू उचलण्यास सांगितले. 

रतनने गाडी थांबबली आणि कडेला पडलेली 
वस्तू उचलून यांना दिली. ती एक सुंदरशी, 
लांकडी पेटी होती. स्तनने ती उघडून बघितली. 

त्यांतला चमचमणारा सोन्याचा हार पाहून 
रतन ओरडला, “बाप रे, किती सुरेख हार आहे 
हा! 


जुले २००७ 





दुगनि त्याच्या हातातून तो हार हिसकावून 
घेत म्हटले, '*शहरांत जायला म्हणून मी तुझी 
गाडी भाड्याने घेतली. रस्त्यांत पडलेली पेटी 
उचलायला मीच तुला धाडले होते, म्हणून हा 
हार आता माझाच आहे.” 

रतन मोठ्या आवाजांत ओरडू लागला, 
“'बग्गींतून पेटी पडताना मीदेखील बघितली होती. 
मीच ती उचलून आणली, म्हणून हा हार माझा 
आहे." 

महतीने दुर्गाला दटावत म्हटले, ह्या तर शुद्ध 
अन्याय आहे कीं|'' 

दु्गने पतीच्या बोलण्याकडे लक्ष न देता 
रतनला म्हटले, '"हवं तर शंभर रुपये जास्त भाडे 
देते तुला. ते घे नि गप्प बैस.'' रतन पुटपुटला 
आणि गप्प बसला. 

दुसऱया दिवशी सकाळीं शेखर शेतांत 


जुलै २००४ 10 





कामाला गेला. रस्त्यांत त्याला बैलगाडीवाला 
रतन भेटला. 

शहरांतून परत येताना जे घडलं ते र्तनने 
शेखरला सविस्तर सांगितलं. 

तेव्हां शोखर म्हणाला, “'ज्याचा हार हृरबला 
असेल त्याला फार वाईट वाटले असेल. तो हार 
प्रामाधिकार्‍याकडे सोपवणे हे न्यायाचे आहे. तू 
त्या हाराबदलची माहिती ग्रामाधिकार्‍याला 
सांग. 

“तसं करुन मला काय मिळणार? उलट 
माझ्यावर चोरीचा आळ ठेवला जाईल. 
त्याशिबाय, ती बग्गी जमीनदारा*ची होती. तो 
हार हरबला तरी त्यांना कांही फरक पडणार नाही. 


तू प्रला असा कांदीतरी उपाय सांग कीं त्यामुळें 


तो हार माझ्याकडे येईल. रतनने उत्तर दिलं. 

“दुसर्‍याची संपत्ती आपल्या मालकीची 
व्हाबी अशी इच्छा धरणे कधीही योग्य नसते. 
ही वस्तू ज्याची आहे, त्याच्याकडे ती सुपुर्द 
करणे हेंच बरोबर आहे. तुझं म्हणणं आहे कीं ती 
बग्गी जमीनदाराची होती, तर मग जमीनदाराला 
हे जाऊन सांग. तुझ्या दृष्टीने हेच ठीक होईल. 
नाहीतर तू उगीचच संकटात सांपडशील.'' 
शेखरने त्याला समजावलं. 


“नको, नको, मी नाडी तसं कांही करणार. 


कुणास ठाऊक, मला फार भीती बाटते आहे. 
मोठ्यांचा काय भरंबसा? ते माझ्याशीच दुष्टाबा 
करायचे!'' असं बोलून रतन तिथून निघून गेला. 

आठवड्यानंतर आपल्या काकीच्या 
नातीच्या लग्नाला दुर्गा तो हार घालून गेली. सर्वांनी 
त्या हाराचे भरपूर कौतुक केले. त्यांनी दुर्गाला 


बांदोरब 


त र|. व्यय 





म्हटले, ''हा हार पाहून असं वाटतंय कीं कुणा 


_ जमीनदाराच्या कुटुंबियांसाठी ढा खास बनवून 
घेतला असला पाहिजे." 


लग्नाला आलेली मंडळी जेव्हां जेवायला 


बसली, तेव्हां रायपुरुच्या जमीनदाराचे नोकर 


घाईघाईने आंत आले आणि सांगू लागले, 
“नुकतीच जमीनदारांच्या घरांत चोरी झालीय. 


चोरांनी मोठी पेटी फोडली, आणि त्यांतले दागिने 


घेऊन ते पसार झ्याले. आम्हाला आजच समजलं 
कीं त्यांतले कांही चोर या लग्नाला आले आहेत. 


_ ले कुठे आहेत? आता आमच्यापासून कांही ते 


पळून जाऊं शकणार नाहीत.'' 

आणि ते प्रत्येकाकडे निरखून बघूं लागले. 
त्यावेळी एका नोकराने दुर्गाच्या गळ्यांतला तो 
हार बघितला आणि तो म्हणाला, ''एवढी धिटाई! 


च्यांदोबा 


चोरीचा माल अंगावर घालून दिवसाढवळ्या ' 
तुम्ही हिंडता आहात? तून्च चोरांची राणी आहेस 
कीं काय?" 

जमीनदाराच्या नोकरांनी दुर्गाला पकडले 
आणि तिला ब महतीला जमीनदाराकडे नेले. 

आपल्या आईवडिलांना पकडून नेले आहे हे 
जेव्हां शोखरला कळले, तेव्हां रतनला बरोबर घेऊन 
तो जमीनदाराकडे गेला. प्रथम रतन तिकडे 
जायला आढेवेढे घेत होता, पण शेखरने त्याला 
समजावून सांगितले ब घेऊन रोला. शेखर तिथे 
पोहोन्चेपर्यंत जपीनदाराने महती ब दुर्गाला तुरुंगात 
टाकले होते. 

शेखर रतनला घेऊन जमीनदाराला भेटला 
आणि रतनने त्या दिवसाची सविस्तर हकीगत 
जपीनदाराला सांगितली. सर्व माहिती 








ऐकल्यानंतर जमीनदाराने रतनला विचारले, “ती 
बग्गी जमीनदारांची होती असं तू म्हणतोस. तर 
सांग, ती कोणत्या बाजूने आली आणि कोणत्या 
दिशेला गेली?'* 

*““रायपुरकडून येऊन रामबरकडे गेली. 

““गाडी चालवणारा कसा होता ते सांगशील 
कां?” जमीनदाराने विचारलं. 

““मला त्याचा चेहरा स्पष्ट दिसला नव्हता. 
पण मोठी दाढी होती आणि लाल पगडी डोक्यावर 
होती.'' स्तनने सांगितलं. 

जमीनदाराने मिशीवरून हात फिरवीत म्हटले, 
“जा, घोडागाडीवबाल्या मार्तडला घेऊन या." 

थोड्याच वेळांत मार्तंडला तिथे आणण्यांत 
आले. तिथे येता'च मार्तंडने जमीनदाराच्या 
पायाशी लोळण घेतली व म्हटले, ''मालक, क्षमा 
करा| मी पोराबाळांचा बाप! रामभूपतीवर्‌ विश्‍वास 
ठेवला आणि मोहाच्या जाळ्यांत अडकलो. मीच 
त्याला चोरीचे हे दागिने घेऊन रामवरला पोचवले 
होते.'' 

त्यानंतर जी चौकशी झाली त्यावरुन कळलं 
कीं जमीनदाराचा मेव्हणा रामभूपती याने तो हार 








सोडून बाकी सगळे दागदागिने नगरांतल्या 
जवबाहिऱ्यांकडे विकले होते. “आता समजलं कीं 
रामभूपती नुसता व्यसनीच नाही, तर चोरटाही 
आहे. आता मात्र दिरंगाई करुन चालणार नाही. 
त्याला शिक्षा ही झालीच पाहिजे. त्याला 
ताबडतोब पकडा आणि तुरुंगात डांबून ठेवा.'' 
जमीनदाराने आक्षा फर्मावली. 

त्याचवेळेला जमीनदाराने मड़ती व दुर्गाला 
तुरुंगातून बाहेर आणले आणि त्यांना सांगितले, 
“तुमच्या मुलाच्या चांगुलपणामुळे मी तुम्हाला 
माफी देतो आहे. ख्रियांना दागिन्यांचा सोस 
असतो आणि ते स्वाभाविक आहे. पण त्याचा 
अतिरेक नसाबा. यापुढें हे नेहमी लक्षांत ठेवा.'* 
दुर्गाला जमीनदाराने अशी समज दिली. 

दुगनि आपली चूक कबूल केली आणि पुन्हां 
अशी चूक करणार नाही अशी शपथ घेतली. 

शेखरच्या प्रामाणिकपणाचे ब तैलबुद्धीचे 
जमीनदाराने मन:पूर्वक कौतुक केले. त्याशिवाय 
त्याच्या उच्च शिक्षणासाठी ज्या सोयीलवलतींची 
जरूर होती, त्या सर्वाची व्यवस्था जमीनदाराने 
आपण होऊन कल्न दिली. 


आम्मा अडक बाय शड 
1. 





क काक 
7 १०./_ )(3070/02%०/ त जी क क 





अस्वबल्या मांत्रिक 


क नक... ळू 0 04 6 कच्ची 
वा, “५-८ हे. 23-25. ड्‌ 
वया 2२७५ 7211226) 
3.4 1 पो उ डी “< ह. त क 


श्र. कर ह 
क क या व ी 
'॥. ्े ; कड -« २”) >> 
कत... 0)... 
"०4 “वः क आ या ह” 


१010... टि 

त 
न ी 1 र ज्र 2107 लवर र ““€ 
शु की 8) रि न [11224 * 


क 


(आपला पाठलाग करणाऱ्या अस्वल्या मांत्रिकापासून बांचण्यासाठी दुर्मुखराजा उठून उभा 
राहिला. पण ल्याला उग्नदंड राक्षस दिसला आणि पुन्हां तो भीतीने बेशुद्ध झाला. अंगरक्षकाला 
त्याने नाल्याचे पाणी आणायला सांगितले. नाल्याजबळ सोंडतुटका हत्ती होता, तो एकदम 
बिथरला आणि चित्कारत त्याचा पाठलाग करायला लागला. त्यानंतर....) 


उग्रदंड राक्षसाने आपल्या दिशेने येणाऱया हत्ती- 
कडे एक नजर टाकली व तो अस्वल्या बघिकाला 
म्हणाला, “हे बघ, हा सोंडतुटका हत्ती तुझं वाहन 
आहे कां? हा तर रानटी हत्ती वाटतोय.” 

*'हो ना! ह्वा रानटी हत्तीच आहे. याने अरण्यांत 
माझी बाट अडबायचा प्रयत्न केला, तेव्हां मी 
त्याच्या सोंडेबर माझ्या परशूने प्रहार केला आणि 
त्याच्यावर स्वार होऊन त्याचे कान पिरगाळून 
त्याला इथें घेऊन आलो.'' अस्वल्या वघिकाने 
उत्तर दिले. 


तेवढ्यांत तो हत्ती त्यांच्याजवळ येऊन 
पोंचला, त्याला बघून नागमल्ल दरोडेखोर आणि 
त्याचे दोघे साथीदार गुहेकडे धावत सुटले. वेहोश 
राजा दुर्मुख शुद्धीवर आला, आणि तीरासारखा 
धावत झाडींत पळाला. अंगरक्षक किंचाळत 
उग्रदंडाच्या मागे जाऊन उभा राहिला. उग्रदंडाने 
आपली दगडी गदा उचलून म्हटले, “अरेच्या, 
थोड्या बेळापूर्वी तू म्हणालास कीं तू माझा 
अंगरक्षक आहेस. आता वाटतंय कीं मीच तुझा 
अंगरक्षक आहे. घाबरट, भेकड कुठला|'' आणि 


यांदोबा 





तो समोर येणार्‍या हत्तीच्या बाठेतून बाजूला 
झाला. 

अस्बल्या वधघिक परशू फिर्यीत हत्तीच्या - 
समोर जाऊन म्हणाला, “थांब, तू मला ओळखलं 
नाहीस कां? मी अस्वल्या बधिक आहे आणि तू 
माझे वाहन आहेस. 

बघिका'चे बोलणें पूर्ण होते आहे तोऱच हत्तीने 
त्याला सोंडेने लपेटून घेतले आणि त्याला दूर 
फेकायचा हत्तीचा विचार होता. 

तेवढ्यांत उग्नदंडाने एक उडी मारुन तो 
हत्तीवर स्वार झाला, त्याचा एक कान पिरगाळीत 
पकडला, आणि आपल्या गदेने त्याच्या बगलेत 
प्रहार केला. जखमी झालेल्या हत्तीने अस्वल्या 
बधिकाला खाली धरले आणि धप्पकन त्याला 
खाली पाडले. 

त्यावेळी उग्रदंडाने विजेच्या चपळाईने 


जुलै २००४ 





त्याचे दोन्दी पुढचे पाय पकडले आणि त्याला 
उठवत तो म्हणाला, “अरे अंगरक्षका, लौकर 
जाऊन रानटी बेली तोडून आण. आपण याचे 
पाय बांधून टाकू या.” 

उग्रदंडाची आज्ञा पाळण्यासाठी अंगरक्षक 


झाडीकडें पळत गेला. अस्बल्या बधघिक शुद्ध 


हरपलेल्या माणसासारखा डोळे उघडमीट करीत 
होता. 

डाब्या हाताने आपले डोके पकडून तो 
म्हणाला, ''माझ्या जादूच्या परशूपेक्षांडी तुझ्या 
देहांतले बळ अधिक शक्तीशाली दिसते आहे. तू 
मला वांचवलेस, म्हणून मी तुझ्यावर प्रसन आहे. 
माग, तुला काय हवंय?! 

उद्रदंडाने अस्वल्या वघिकाकडे मंदस्मित 
करीत बघितले व म्हटले, *“जर मला कांही 
मागायचंच असेल तर तुझे गुरु अस्वल्या मांत्रिक 
यांच्याकडूनच मागायचं आहे. पण आत्ता हरा 
चवताळलेला हत्ती कांहीही करुं शकेल. तू याचे 
पाय घट्ट पकड." 

अस्वल्या बधिकाने उग्रदंडाकडे तीब्र नजरेने 
बघत म्हटले, *'मी या माझ्या अभागी बाहनाचचे 
पाय धरं? यापेक्षां अपमानकारक दुसरं काय असूं 
शकेल? हे बघ, माझ्या जादूच्या परशूने मीं याच्या 
मस्तकाची शंभर शकले करुन टाकतो बघ." 
आणि त्याने आपला परशू उचलला. 

“अरे, थांब! तू आजपर्यंत वधिकाचे जीवन 
जगलास. पण जर तू हत्तीला मारलंस तर तुझे 
काम पूर्ण करुन तू तुझ्या अस्वल्या मांत्रिकाकडे 
कसा जाऊं शकशील''* उग्रदंडने विचारले. 

उग्नदंडाने जेव्हां वघिकाला त्याच्या कामाची 


14 चांदोबा 








आठवण करुन दिली, तेव्हां तो खडबडून जागा 
होऊन बोलला, ''हो, विसरलो होतो. पण तो दृष्ट 
दुर्पुखराजा आहे कुठे) इतका वेळ बेशुद्ध होऊन 


- दुथेच पडलेला होता कीं!'' त्याने चारी बाजूंना 


बघ्रितले. 

खाली पडलेला हत्ती उप्नदंडाच्या पकडीतून 
सुटण्यासाठी तडफड करत होता. पण आपली 
पकड सैल न करताच उग्रदंडाने ओरडून विचारले, 
“अरे अंगरक्षक! कुठे मेला आहेस २? वेली तोडून 
आणायला इतका बेळ?'' 

“पालक, हा मी आलोच|'' असं म्हणत 
नागमलल दरोडेखोर आणि त्याचे दोन साथीदार 
एक लांबलचक दोरी घेऊन तिथे आले. 

त्या दोरीने हत्तींचे पाय बंधायला उग्रदंडाने 
त्यांना सांगितले आणि तो पुढे म्हणाला, “वा 
वा, तुम्डी लोक खरे चोर आहात. आपल्याला 
लागणाऱ्या वस्तू तुम्ही अगदी सावधपणे जवळ 
बाळगता हं!" 

हत्तीचे पाय बांधायचं काम नागमललने 


आपल्या अनुचरांवर सोंपबलं आणि तो बोलला, 


"उग्रदंड महाराज! आम्ही आहोत रानटी जीव! 
आपण जेव्हां इथून जाल तेव्हां आमची एक इच्छा 
आपल्याला पूर्ण करावी लागेल." 

“कां नाही? जल्र पूर्ण करीन. तुमची हीच 
इच्छा आहेना कींया अस्वल्या बधिकाच्या हातून 
तुमचा तिघांचा शिरच्छेद व्हाबा?'' उग्रदंडाने 
विचारलं. 

हे शब्द ऐकून नागमल आपादमस्तक 
कांपायला लागला. तो कांही बोलणार, त्यापूर्वीच 
अस्वल्या बधिकाने परशू उनचलून ' सिरसभैरब'*' 


चांदोबा 15 





अशी गर्जना करत म्हटले, “अरे, वाटसरुंना 
लुटणाऱ्या दवुष्टांनो, दुर्मुखबराजा कुठे आहे') याक्षणी 
उत्तर दिलं नाहीत तर तुमची डोकीं उडबीन.” 

नागमल़ुने चांचरत उत्तर दिले, ''अस्वल्या 
महाराज! मला मारु नका हो! दुर्जयगुप्त असं खोटं 
नांव सांगणारा दुर्मुखराजा इथेच कुठेतरी पडलेला 
आहे ना?'' 

“मीही हेच विचारतो आहे. तो आत्ता कुठे 
आहे? जर मी त्याचे मस्तक घरेऊन गेलो नाही 
तर अस्वल्या मांत्रिक माझेच मस्तक उडवील.'' 
अस्बल्या बघिंकाने रडबा चेहरा करुन म्हटले. 

तोपर्यंत नागमलुच्या साथींदारांनी हत्तीचे 
पुढचे पाय दोरीने कसून बांधून टाकले. त्यामुळे 
मागचे पाय झटकत हत्ती उठायचा प्रयत्न करु 
लागला. त्याचवेळेला लांबलचक रानटी वेलींना 
खांद्यावर घेतलेला अंगरक्षक तिथे आला. 


जुलै २००४ 





उग्रदुंडाने नागमळुच्या साथीदारांना आज्ञा 
केली कीं त्या रानटी वेलींनी हत्तीचे मागचे 
पायदेखील बांधावेत. 

तेव्हां तो अंगरक्षकाला म्हणाला, ''अरे 
अंगरक्षका, तू अशी नजर कां चुकबतो आहेस? 
कांडीतरी तू लपवतो आहेस, होय ना? झाडीच्या 
मागे दुर्मुखराजाला लपवून तर तू आला नाहीस 
ना?" 

हा प्रश्‍न ऐकून अंगरक्षक थक्क झाला आणि 
म्हणाला, '“उप्रदंड महाराज, याबेळी मी दुर्मुख - 
राजाचा नाही, पण आपला अंगरक्षक आहे ना? 

हे ऐकून अस्वल्या बधिक -दोन पावले पुढे 
आला आणि दांतओंठ खात तो अंगरक्षकाला 
म्हणाला, “अरे, दुर्मुख कुठे लपलाय ते तुला 
ठाऊक आहे ना? तुझी डी बावरलेली नजर तेच 
सांगते आहे. खरं काय ते सांगशील, कीं तुझे डोके 


जुलै २००४ 16 








_ पव, 


उडबून टाकूं?'' असं बिचारत त्याने आपला परशू 
उचलला. 

अंगरक्षक भेदरुन किंचाळला आणि उग्न- 
दंडाच्या मागे उभा राहून बोलला, ''मद्वाराज| 
आपल्या अंगरक्षकाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी 
आता आपल्यावर आहे.” 

अंगरक्षकाची मानगूट पकडून उग्रदंडाने 
त्याला पुढे ओढत म्हटले, ''हे बघ, तू जर दुर्मुखरजा 
कुठे लपलाय ते सांगितलं नाहीस तर तुला वांचवणं 
मला अशक्य आहे. तू जेव्हा बेली आणायला 
गेलास, तेव्हां तू त्या दुष्ट पळपुट्याला बघितलेलं 
आहेस. त्याच्याबरोबर कांहीतरी मसलत करुन 
तू आलेला आहेस. खरं आहे कीं नाही? खरं 
बोलला नाहीस तर तुला हत्तीच्या सोंडेच्या 
विळख्यांत धाडतो,'* असं म्हणत खाली पडलेल्या 
इत्तीकडे त्याने अंगरक्षकाला ओढत नेले. 

अंगरक्षकाने रडतभेकत दोन्ही हात वर उचलून 
धरले ब तो म्ह्णाला, *'उग्रदंड महाराज| मी 
आपल्यापुढे शरण आलो आहे. दुर्मुखराजाने मला 
अर्धे राज्य यायचे कबूल केले आहे. आणि असंही 
सांगितलं कीं जर्‌ मी तुम्हा सर्वांच्या डोळ्यांत 
धूळ फेकून इथून पळालो, तर आम्ही दोघेही 
उदयगिरी नगरांत जाऊं शकूं. त्यानंतर मला अर्धे 
राज्य देऊन राज्याभिषेक करायचा असे त्याने 
कबूल केले आहे.'* 

''हो तर! आणि तू त्याच्या शब्दावर विश्‍वास 
ठेवलास? '' उप्रदंड मोठ्याने इंसून म्हणाला. ''अरे 
अंगरक्षका! तू माणूस असून माणसांच्यावर 
विश्‍वास ठेबतोस, याचे मला फारच आश्‍चर्य 
वाटते आहे. उदयगिरीला पोचल्यावर तुझा 


चांदोबा 


" ांदोबा 


राज्याभिषेक होणार नाही, पण राजधानीमधे भर 


उन्हांत तुला फांसावर लटकाबलं जाईल.'' 

“हे खरंच आहे, उग्रदंड मडाराज! मी कुठेडी 
जाणार नाही. माझे उरलेले दिवस मी आपल्या 
आश्रयाखाली राहीन.” अंगरक्षकाने उत्तर दिले, 

तोपर्यंत त्यांचे बोलणे ऐकत असताना मान 
डोलावबणारा अस्चल्या बधिक पुढे आला. आणि 
तारसप्तकांत ओरडत बोलायला लागला, 
"'अस्नल्या मांत्रिकाचा विजय असो. तुम्ही ही 
बायफळ चर्चा बंद करा पाहूं. तुम्दी सर्वांनी 
अस्वल्या मांत्रिकांचा अपमान करणाऱया 
दर्पखराजाला पकडून इथें माझ्यासमोर हजर केला 
पाहिजे. तसं केलं नाहीत तर तुम्हा सगळ्यांची 
डोकी छाटून था रानटी वेलींत गुंफीन आणि 
त्यांची माळ बनवून माझ्या गळ्यांत घालीन.'* 

हे बोलणे ऐकून उग्रदंड राक्षस चिडून म्हणाला, 
“अस्बल्या बघिका! या सर्वांचा शिरच्छेद 
करण्याची शक्ती तुझ्याकडे आहे कां?'' 

बघिकडीं संतापला आणि आपला परशू उंच 
धरून उग्रदंडाला म्हागाला, माहीत आहे कां? 
हा माझा परशू अस्वल्या महाराजांच्या बराचचा 
प्रसाद आहे. त्याच्याशी कुणीही लढूं शकणार 
नाही. बघा, नीट तपासून बघा, तुमच्या दगडी 
गदेने याच्याशी लढता येईल? कीं नाही?'' आणि 
अस्बल्या बधघिक उग्रदंडाच्या दिशेने एक पाऊल 
पुढें सरकला. 

उग्नदंड राक्षस एक पाऊल मागे गेला आणि 
म्हणाला, ''अस्वल्या बधिका, तू जरा शांत हो 
पाहूं. मी तुला आधीच सांगितलेलं आहे कीं 
आपण दोघे जर एकामेकांना संपवायचा वेत करुं 


17 





लागलो. तर ते या नीच दृष्टांना फायद्याचंच 
ठरेल." 

'“ही गोष्ट खरी आहे, पण दुर्मुखराजाच्या 
मस्तकाचं काय? त्याशिवाय मी अस्वल- 
महाराजांकडे कसा जाऊं?'' अस्वल्या वधिकाने 
बिचारलं. 

“आपण सारेजण मिळून त्या राजाला आस- 
पासच्या रानाबनांतून शोधून काढूं. राजमहालांत 
ब उद्यानांत बिहार करणाऱ्या त्या भागूबाईला या 
भयानक अरण्यांत एकट्याने कुठेदी जाता येणार 
नाही." उग्रदंडाने उत्तर दिलं. 

त्यानंतर सारे लोक दुर्मुख पळून गेलेल्या 
दिशेने निघाले. तेवढ्यांत दुरुन एक चित्कार ऐकूं 
आला व शब्द कानावर आले, “अरे, लबकर बाण 
चालव ना! मी उदयगिरीचा राजा आहे. माझे प्राण 
वांचवलेत तर्‌ तुम्हाला अर्धे राज्य देईन." 


जुलै २००४ 





हा आवाज दुर्पखराजाचा होता. अंगरक्षक 
चिडला आणि राजाकडे 'घावत जात ओरडला, 
"दुर्पुखराजाने मला अर्ध राज्य द्यायचे वचन दिले 
होते, ते आता तो आणखी कुणाला तरी द्यायला 
चालला आहे. मला नाही हे सहन होत.” 

अंगरक्षक तिथे पोंचला तर त्याला काय 
दिसले? एका उंच वृक्षाच्या बांकलेल्या फांदीवर 
राजा दुर्पुख लोंबकळतो आहे. त्याच्यापासून 
थोड्या अंतरावर एक चित्ता आपला जबडा 
उघडून गुरगुरत दुर्पुखच्या दिशेने पुढे जातो आहे. 
त्या झाडाच्या खाली एक वन्य तरुण उभा असून 
निशाणावर नेम धरुन तयार आहे. 

अंगरक्षकाला पाहून दुर्पुस्बराजा जोरांत कण्हत 
बोलला, ''अरे, माझ्या अंगरक्षका! बघतोस काय? 
हा चित्ता माझ्यावर हलला करण्यापूर्वी आधी 
त्याच्याबर बाण सोड नि त्याला मार, या मूर्ख रानटी 
तरुणाकडून धनुष्यबाण ओढून घे.” 

दै शब्द ऐकून अंगरक्षक कांही बधला नाही. 
उलट त्याने विचारले, ““पहाराज| चित्त्याला 
मारल्यावर अर्धे राज्य देईन, हे शब्द आपणच 
बोलता होतात ना?" 








“हो रे! मीच बोललो होतो. माझ्यावर हला 
करण्यापूर्वी या चित्त्याला मारुन टाक.” दुर्मुख 
किंचाळला. ''महाराज, जर आपण आम्हा 
दोघांनाही अर्धे अर्धे राज्य देऊन टाकलेत, तर 
आपल्याला काय बाकी उरेल?'' अंगरक्षकाने 
सरळ विचारले. 

““अरे| पला माझे प्राण बाचबायचे 
आहेत, प्राण! समजलं कीं नाही?'' दुर्मुख जोरांत 
ओरडला. 

त्या रानांतल्या तरुणाने एकबार भोळ्या 
नजरेने दुर्मुखराजा आणि अंगरक्षकाकडे पाहिले 
नि म्हटले, ''मला राज्य नको कीं अर्ध राज्य नको. 
पांच मोहरा दिल्यात कीं झालं!'' असं म्हणून 
त्याने दूर्मुखराजावर हल्ला करायला टपलेल्या 
चित्त्यानर नेम धरून बाण सोडला. 

तो बाण सरळ चित्त्याच्या पोटांतच घुसला, 
चित्ता गरजला, परंतु त्याच्या पंजाच्या माऱ्यांत 
आलेल्या दुर्मुखराजाची फांदीबरची पकड सुटली 
आणि तो धप्पकन जमिनीवर खाली पडला. आणि 
त्याच्या जोडीला तो चित्तादेखील धाडकन खाली 
कोसळला. (अपूर्ण) 


यांदोबा 






















पाचा पक्का विक्रमार्क पुन्हां 
(४ झमाडाजवळ गेला. त्याने झाडावरचे शव 


ह ॥””/ 


४८% खाती उतस्वते, खांद्यावर घेतले, आणि 


तो स्मशानाच्या दिशेने जाऊं लागला. 
तेव्हां प्रेतांत लपलेल्या वेताळाने म्हटले, 
“राजन्‌, तू इतके कठोर परिश्रम करतो 
आहेस, त्याचं कारण कांही माझ्या 
लक्षांत येत नाही. परोपकाराच्या 
-_ नांवाखाली कांदीतरी विशेष काम 
। कर॒ण्याचा वेडा विचार तुझ्या मनांत घट्ट 
रुजलेला दिसतोय. हा शुद्ध अविचारी- 
'प्रणा आहे. मी तुला परमेश नांबा'च्या 
अशाच परोपकारी, पण अविचारी 
अक्तीचची गोष्ट सांगतो. ती लक्षपूर्वक 
'परोपकाराच्या नांबाखाली त्याने 


जुलै २००४ 





् ४ 
र्ग 
श्र 
3: 
18. 
. 
हि ४ 
हती > 





स्वतःचेच नव्हे तर आपल्या मुलाचे आयुष्य- 
देखील बिघडवले.'' आणि वेताळाने परमेश व 
त्याचा मुलगा अंजनकुमार यांची गोष्ट सांगायला 
सुरवात केली. 

जगन्नाथपुरीचा परमेश हा एक परोपकारी 
सद्गृहस्थ होता. त्यासाठी त्याने आपले शेत, 
प्र आणि सोने नाणें देखील गहाण ठेवले, ब 
त्यावर कर्ज घेतले होते. मरतेवेळी त्याने आपला 
पुत्र अंजनकुमार याला सांगितले, ''मी तुझ्याबर 
मोठा अन्याय केला आहे. आता आपली जी एकूण 
संपत्ती आहे, त्यापेक्षा कर्जाचा बोजा जास्त आहे. 
तरीदेखील तू धीर सोडूं नकोस. परोपकार करायचे 
सोडूं नकोस. तुझ्या आईची नीट काळजी प्रे. 
जर तुला ळांही उपाय सुचला नाही, तर गांवाचा 


जुले २००४ 720 





पुजारी रामाबतार्‌ यांना जाऊन भेट ब त्याला सल्ला 
विचार, त्यांनीच मला परोपकाराचा गुण अंगात 
बाणबण्यासाठी प्रोत्साइन दिले होते. 

परमेश मृत्यू पावल्यानंतर गांधकऱयांनी 
त्याच्या घरावर धाड घातली. ज्याच्या हातांत 
जी बस्तू मिळाली, ती त्याने कर्जाच्या वसुली - 
साठी म्हणून उचलून नेली. सगळं संपल्यानंतर- 
देखील अंजनकुमाराबर हृजार मोडरांचं कर्ज बाकी 
होतं. 

त्याबेळेला बराड नांबाच्या एका सावकाराने 
त्याला सांगितलं, ''परमेश अत्यंत प्रामाणिक 
गृहस्थ होता. तुला जे हजार मोहरांचं कर्ज 
फेडायचं आहे, त्यासाठी मी जामीन राहीन. पण 
जोपर्यंत तुझ्याकडून कर्जाची केड दोत राहील, 
तोपर्यंत तुझ्या आईने माझ्या घरी घरकामांची 
नोकरी करायला हबी.'' 

हे ऐकून अंजनकुमारच्या तोंडून संतापाने 
शब्दच फुटेना. अचानक त्याला आपल्या 
पित्याची आठवण आली. तो रामाबतार यांना 
भेटायला त्यांच्या घरी गेला. 

रामावतारने मोठ्या प्रेमाने अंजनकुमारचे 
स्वागत केले आणि म्हटलं, तुझ्या पित्याने 
जीवनभर परोपकार केला. त्याचा हा परोपकार, 
तुझ्या पित्याचे हेच पूण्य तुझे हित करील." 

''महाराज, परोपक्रार आणि पुण्य करुन 
माझ्या पित्याला काय लाभ झाला, ते मला कधी 
कळलंच नाही.'' अंजनने तिर्स्कारयुक्त स्वरांत 
म्ह्य्ले. 

''रापमावतार्‌ने त्याची समजूत घालण्यासाठी 


चांदोबा 


न 
%. 





म्हटले, “कुमार, तूझ्या पित्याबद्दल तुला बरीच 


कपी माहिती आहे २! लहानपणीच त्यांना 'एका 


मोठ्या भयंकर रोगाची लागण ज्लाली होती. त्या 
आजारांत रोगी दिवसेदिवस अशक्त होतो आणि 


आजार वाढतो. सार्‍या शरीराला कांटे टोंचताहेत क 


अशा तीव्र वेदना होतात, त्या सहन होत नाहीत. 
अशी पंधरा वर्षे दुखणे वाढत जाते आणि रोगी 
मरतो. पण तुझ्या पित्याने परोपकाराचे व्रत 
घेतले, आणि त्यामुळें त्या असाध्य रोगांतून 
त्याची मुक्तता झाली. तू नीट विचार कर. तुझे 
बडील स्वतःसाठी आणि आपल्या कुटुंबासाठी 
संपत्ती सांठवता सांठवता या आजाराने तडफडत 
राहिले असते, तर तुला चालले असते?” 

'“पुराव्याशिवाय कांदी मीं परोपकाराच्या 
सामर्थ्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाही.'" 
अंजनळुमारने ठामपणे सांगितले. 

'*तर॒ मग एक काम कर्‌. तू रघुनाथ वैद्यबुवांना 
जाऊन भेट. तुझ्या पित्याला जो भयानक आजार 
झाला होता ना, त्या रोगाचे निदान या वैद्याने 
केले होते.'' रामावतारनी सांगितले. 

अंजनक्ुमार सरळ रघुनाथच्या घरी गेला 
आणि आपण कां आलो ते सांगितलं. रघुनाथने 
त्याला नीट न्याहाळून नंतर म्हटले, “तुझे वडील 
ज्या रोगाची शिकार झाले होते, त्या रोगाला 
वैद्यकशास्त्रात कांडीडी औषध नव्हतं. दी गोष्ट 
तुझ्या वडिलांना मी सांगितली. त्यानंतर ते 
रामावतारांकडे गेले. मला माहिती नाही कीं त्यांनी 
काय जादू केली, पण जोपर्यंत तुझे वडील जिवंत 
होते, तोपर्यंत ते निरोगी होते. कोणताही रोग 


चांदोबा 21 








क हय - 


त्यांना शिवूं शिकला नाही. तुझ्या पित्याला जे 
शांतपणे मरण प्राप्त झाले, तसं मरण फारच थोड्या 
लोकांच्या भाग्यांत असतं." 

आता मात्र कुमारला रामावतारांच्या शब्दावर 
थोडाथोडा विश्‍वास वाटूं लागला. तो पुन्हां 
त्यांच्या प्री गेला आणि म्हणाला, “आपण खरं 
काय तेच सांगितलंत. आता मी काय कह ते 
मला सांगावं.'* रामावतार यांनी एक लहानसे 
कापडी गांठोडे आणून उघडले ब म्हटले, '“यांत 
कांही बिया आहेत. हे बी पेरलं कीं दुसर्‍या दिवशी 
त्यांतून रोप बाहेर येतं आणि आठवड्यानंतर 
त्याचा वृक्ष होतो. असा वृक्ष झाला कीं तो 
माणसांना छाया आणि पक्षांना आश्रय देईल. 
आता असा वृक्ष इतरांच्यासाठी उपयोगी पडेल 
अशी योग्य जागा तू शोध, आणि तिर्थे एक बी 


जुले २००४ 








भले होईल.'' 

कुमारने ते गांसोडे उचलले. त्या गांवातून 
दुसऱ्या गांवी जाणार्‍या रस्त्याच्या ओसाड 
भागांत त्याने रस्त्यालगत एक खड्डा खणला, त्या 
स्व्रड्ड्यांत सोन्याचे एक नाणें त्याला मिळाले. 
त्या नाण्याच्या एका बाजूवर लक्ष्मी ब एका 
वाजूवर विष्णूचे चित्र होते. 

कुमारने त्याजागी एक बी पेरली ब स्वतःशीच 
तो पुटपुटला, “आज मी करतो आहे त्या 
परोपकारा'चं हे प्रतिफळ होऊं दे." नंतर तिथून 
तो दुसर्‍या गांबी गेला आणि एका घरासमोर 
थांबला. 

तितक्यांत त्या घराचा मालक राकेश दार 
उघडून बाहेर आला आणि कुमारकडे संशयाने 


जुले २००४ 22 





मड 
शके 
५ 


नजर टाकीत म्हणाला, “हल्लीं आमच्या गांवात 
चोरांची भीली फार वाढली आहे.” आणि लगेच 
त्याने कुमारला घट्ट धरन ठेवले आणि त्याच्या 
सामानाची तपासणी केली. त्यांत त्याला ती 
बियांची पुरचुंडी आणि सोन्याचे नाणे मिळाले. 

ते नाणे बघून तो चकित झाला ब म्हणाला, 
''हे तर आमच्या देबालयांत पुजले जाणारे पवित्र 
नाणें आहे. सहा महिन्यांपूर्वी हे हस्वले होते. तूच 
ते चोरलं असशीत,'' असं म्हणून त्याने कुमारज्ञा 
ओढतच घरांत नेलं. 

घरांतल्या सर्वजणांनी ते नाणं ओळखलं, 
आणि कुमारला ते सारे बाईटसाईट शिवीगाळ करुं 
लागले. तेव्हां अंजनकुमारने अगदी दीनवाण्या 
स्वरांत म्हटले, ''महाराज, माझे वडील परमेश 
यांनी परोपकार हा आपल्या जीवनाचा आदर्श 
बनवला, आणि त्यासाठी अनेक कष्ट सोसले. 
त्यांच्या मरणानंतर मीदेखील त्या आदर्शचिं 
पालन करण्याचे ठरवले आहे. वाटसरुना आसरा 
मिळावा म्हणून मी एका वृक्षाचं बरी त्या जागी 
पेरायचं ठरवलं. त्यासाठी जो खड्डा खणता, त्यांत 
मला हे नाणं सांपडलं. खरंच, जर हे नाणं तुमचं 
असेल, तर तुम्ही हे ठेवा. पण मला चोर म्हणू 
नका हो. माझ्या पित्याच्या आत्म्याला त्यामुळे 
धक्का बसेल." 

अंजनकुमार हा परोपकारी परमेशचा मुलगा 
आहे असं जेव्डां त्या लोकांना समजलं, तेन्हा ते 
खजील झाले व आपल्या गैरसमजाचा त्यांना 
पश्चात्ताप झाला. कुमारला रामेश म्हणाला, 
“खरंच, तू पित्याचा खरा पुत्र शोभतो आहेस. 


चांदोबा 


तुझं या गांवात येणं हे आमचं सौभाग्य आहे. मी 
तुला जमीनदाराच्या घरी घेऊन जातो, चल.'"' 
दोघेडी जमीनदाराकडे जायला निघाले. वाटेत 
रामेशने जमीनदाराची कहाणी सांगितली. 

जमीनदारा'ची सोळा वर्षांची मुलगी राधिका 
ही एका विचित्र रोगाने आजारी होती. त्यामुळें 
ती कमालीची अशक्त झालेली होती. दिवसे दिवस 
तिची प्रकृती खालाबत चालली. 

अन्नाबरची बासना उडाली, जेबण पचेना. 
“ह्या रोगावर कोणतेही औषध नाही'' असे 
वैद्यांनी स्वच्छ सांगितले. एका वैद्याने तर हेही 
सांगितले कीं या रोगाची लागण झाली तरी पुरुष 
पंधरा वर्षांपर्यंत जिवंत राहातात, पण ख्रिया मात्र 
दोन वषपिक्षां जास्त जगत नाहीत. राधिका'च्या 
आजाराला महिनाभराने दोन वर्षे पूर्ण झाली 
असती. 

रामेशने अंजनकुमारला डी माहिती सांगून 
पुर्ढे म्हटले, ''याबाबतींत तुझी मदत नक्की होऊं 


. प्राकेल, एका वैद्याने जतीनदाराला सांगितले आहे 


करीं जे प्रभावी बी पेरल्यापासून एकाच दिवसांत 
रोप उगवते, आणि आठ्वडाभरांत त्याचा मद्ावृक्ष 
बनतो, असले शंभर महावृक्ष ज्या उद्यानांत 
असतील, अशा उद्यानांत राधिकेने एक संपूर्ण 
दिवस राहिलं पाहिजे. त्या वृक्षांच्या हवेमुळे 
ती पुन्हां वरी होऊं शकेल आणि इतरांसारखी 
प्रकृति निरोगी राहील. तुझ्याजवळ ते प्रभावी 
बियाणें आहे, त्याच्या मदतीने हे काम सुकर 
होईल.” 


जपीनदाराने कुमारची कहाणी ऐकल्यावर 


व्यांदोना 23 





त्याने त्याला लागलीच एक खूप मोठे उद्यानबन 
दाखवले ब तिथली मोकळी जागाही दिली, कुमार 
त्या जानी बिया पेरायला लागला, पण त्याच्या 
जवळच्या ब्रिया संपल्या. 

फक्त एकच बी कमी पडत होती. कुमारने 
रामावतारवकडे ही माहिती कळवून सल्ला मागाय'चे 
ठरवले. तितक्‍यांत एक मांत्रिक तिथे येऊन 
म्हणाला, “शघिकाच्या आजारपणावर आणखी 
एक उपाय मला माहीत आहे. मी माझ्या मंत्र 
शक्तीने तिच्या आजार दुसऱ्या कुणाच्या तरी 
शरीरांत घालूं हकेन. पण त्या व्यक्तीने स्वेच्छेने 
त्या आजाराचा स्न्रीकार केला पाहिजे." 

जमीनदार व त्यांची पत्नी, दोघेही हा आजार 
घेण्यासाठी तयार होते. पण मांत्रिकाने सांगितले 
कीं आईबडील असले तरी त्यांच्या मनांत हा 


जुलै २००४ 





आजार घेण्यासाठी चलबिचल होत होती. ते ऐकून 
अंजनकुमार पुढे आला आणि त्याने तो रोगं 
स्वीकारण्याची इच्छा प्रकट केली. 

पांत्रिकाने राधिकाचचा रोग मंत्रशक्तीने कुमारच्या 
शरीरांत घातला. दुसर्‍याच क्षणीं राधिका लगेच 
पलंगावर उठून बसलीं, आणि कुमारने कण्हायला 
सुरवात केली आणि तों धाडकन जमिंनीबर 
कोसळला. 

तेवढ्यांत रापाबतार तिर्थे आले ब म्हणाले, 
“आता माझ्याजबळ त्यापैकी एकही बी शिल्लक 
नाही. परोपकार करण्यामधे अंजनकुमारी 
बडिलांच्यापेक्षा कमी नाडी. आता ईश्वरच ह्याचे 
रक्षण करील." 

अंजनकुमारने पेरलेल्या बियांचे आठवड्या- 
नंतर महावृक्ष झाले. त्यानंतर एक दिवसभर कुमार 
त्या वृक्षांजबळ राहिला, व त्याची प्रकृति पूर्ववत 
झाली. 

मुलीच्या इच्छेनुसार तिचे लग्न अंजनकुमारशी 
झाले. त्यावेळीं जमीनदाराने म्हटले, ' परोपकार 
क्ररताना किती कष्ट सोसायला लागतात ते आत्ता 
मला कळलं.' 





्प् ३१-०० ७ ॥- ऱ्ज 


ही गोष्ट सांगून वेताळने पुढे म्हटलं, '“राजन्‌, 
परमेशची परोपकारी बृद्धी दी हित ब अनहित या 
दोन्हींचं कारण आहे. त्याचे पुण्य म्हाणून त्याला 
जे बी मिळाले, त्यांत कमी बिया कां असाव्यात) 
राधिकाचे आईबडील मुलीचा आजार 
स्वीकारायला कांकूं करत होते याचं आश्‍चर्य 
बाटत नाही काँ? माझ्या या शंकांचे उत्तर ठाऊक 
असूनदी तू मौन पत्करलेस, तर तुज्च्या मस्तकाचे 
तुळडेतुकडे होतील,'' 

त्याबर विक्रमा्कनि उत्तर दिले, '"परोपकार 
करुन जो कीर्ति, प्रतिष्ठा व ऐश्वर्य मिळवायची 
इच्छा धरतो, तो खरा परोपक्रारी नव्हे. राधिकाच्या 
प्रातापिल्यांच्या स्वभावांत निस्वार्थी परोपकारी 
बुद्धी नव्हती. आता बरियांविषयी विचार केला तर 
एका बीच्या कमतरतेमुळे बाकीच्या बियांचा 
प्रभाव कमी होत नाही. तरा समजणं हे चुकीचं 
आहे.' 

राजाचे मौनभंन करण्यांत सफल झालेला 
वेताळ शबासहित गायब झाला आणि पुन्हां 
झाडावर जाऊन बसला. 

(धार. छुततित्राची कहाणी) 






| 
| 
| 


हे एकग्ेव स्टेशन आहे. 
शी 





८ अल” 


क ल. 







-हमातन 


गुजरातेंतल्या भावनगर संस्थानातल्या राजवाड्यांत 
अनेक. पुरुष सेवक नोकरीला होते. जेब्डां या 
संस्थानात रेल्वे सुरु झाली, आणि भावनगर स्टेशन 
तयार झाले, त्यावेळेल तिथे ख्रिया हमाल म्हणून 
नेमल्या जाव्यात असा फतना काढण्यांत आला 
होता. अजूनही खी-हमाल असणारे भारतांतले 


वासवांचे घर 


ईशान्य भारतांतल्या मिझोराम राज्यांत ख्रिश्‍चन धर्माचे नागरिक जास्त आहेत. सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी 
ख्रिस्ती धर्म या राज्यांत नुकताच येत होता. ही शताब्दी ख्रिश्‍चन धर्मीयांनी मोठ्या धामधुमीत 


आणि भन्य प्रमाणांत साजरी केली, एका मोठ्या 
ठोलाच्या तालावर त्यांनी गाणी गायली 
आणि नृत्य केले. हा ढोल मिझोराममधल्या 
एका प्रचंड मोठ्या झाडाच्या बुंध्यातून 
तासून तयार केलेला होता. 
हा बुंधा जेव्हा कापला, तेव्हां तो 
आंतून पोकळ होता, त्यांत दडा 
कासवे राहात होती. त्या ज्ञाडाच्या 
खोडांत ती क्रासवे किती वर्षे राहात 













प, द.“ 


व्य. चि. 


१” चक 4 | 


6:39. “१. च्यात 





घतला. त्याकाळा नदा हा प्रवासासाठा प्रमुख माग 
होता. त्याने त्याची नाव पुलाजवळ उभी केली. 
पुलाजवळचा हा भाग अतिशय रहदारीचा होता, 
म्हणून त्याने नाव थांबबून लाटा मोजायला सुरवात 
केली. ही बातमी वाऱ्यासारखी सगळीकडे पसरली 
की नदीच्या लाटा मोजायला नवीन सरकारी 
अधिकारी आला आहे. 

लोक आश्‍चर्यचकित होऊन बेगबेगळे तर्क 
करुं लागले. कांही असले तरी गांवकरी 
नित्यानंदाला मान देऊ लागले. गांबात त्याचा 
मान वाढला. राघालाही गांवात मान मिळूं लागला. 
हेच राधाला पाहिजे होते. 

या मान-सन्मानामुळे त्याचा उत्साह बाढला 
आणि त्यांनी जबाबदारीची कामे वाढवून घेतली. 
नोंदणी पुस्तकांमध्ये नोंदणी करताना बाकीच्या 
नावाड्यांना * मला त्रास देऊ नका"' असा इशारा 
करूं लागला. ज्यामुळे लाटा मोजण्याचे काम 
अर्धवट होईल, त्या कारणासाठी तो जाणाऱ्या- 
येणाऱ्या नावा तासनतास थांबवू लागला. ज्या 
: नावाड्यांना लवकर जावयाचे असेल त्यांच्या- 
कडून नित्यानंद पैसे घेत असे. द्या कामामुळे 
नित्यानंद स्वतःवर खुष होता. एक दिवस त्याला 
पाहिजे असलेली संधी मिळाली. एक दिवस 
कामावर असताना सोमनाथ ब त्याचे कुटुंब 
शिकाऱयांत बसून जात असताना त्याने पाहिले. 

सोमनाथ व त्याचे कुटुंब चांगल्या कपड्यात 
होते. ते नातेबाईकांच्या लग्नाला चालले होते. 


जुलै २००४ 28 


शकारा हाकच्या 
त्यांना थांबवले हाडी 
थांबवला हें लक्षील्नन€ 
त्यांची नाब-जातानी मोजणीत चुका होऊ 
लागल्या आहेत, असे कारण सांगून लो आपल्या 
कापतात गढून गेला वेळ निघून चालला होता. | 

बरेच तास निघून गेले, पण नित्यानंदाचे काम 
संपतच नव्हते. सोमनाथ वेळेवर लग्नाला पोहोचू 
शक्त नव्हता, म्हणून खूप दु:खी झाला. परंतु 
नित्यानंदाचे काम सरकारी असल्यामुळे तो ते 
थांबवू शकत नव्हता. 

शेवटी सर्ब अपमान गिळून त्याने 
नित्यानंदाला जाऊं देण्याची विनंती केली. 
नित्यानंदाने होकार दिला आणि उपहासात्मक 
हास्य चेहऱ्यावर आणले. यानंतर सोमनाथ ब 
कांता ह्यांनी झाले गेले विसरुन, स्वतःचा मान 
अपमान सोडून देऊन, नित्यानंद ब त्याच्या 
कुटुंबाशी मैत्री केली. 

(पुनकरथन. गाजी गमन) 


त्रय यत 


[नंत्य 















य शर्यत... ३. 


हा प्रबेग देशाचा राज्यकर्ता होता. पाऊस 
न पडल्यामुळे राज्याच्या पूर्व प्रांतात दुष्काळ 
पडला. नागरिकांची बिकट स्थिती झाली. त्यांच्या 
प्रतिनिधींनी राजाकडे जाऊन परिस्थितीचे वर्णन 
केले. 
जयद्रथाने धन ब धान्य देऊन त्यांना मदत 
केली. तरीडी नागरिक दुष्काळाच्या तक्रारी 
पाठवत राहिले. 
“पूर, दुष्काळ किंवा रोगराईमुळे कधीकधी 


_ जनतेला अत्यंत कष्टमय जीवन जगावे लागते, 


आणि तेही नैसर्गिक आहे. त्या अडचणींशी 
धैर्याने टक्कर द्यायला लागते. राजा किती आणि 
कशी मदत देत राहाणार?” जयद्रथाने एक दिबस 
नाराजीने म्हटले. 

तेब्हां त्याच्या मुख्य मंत्र्याने म्हटले, महाराज, 
जिर्थे समस्या असते, तिथे त्याचे उत्तरदेखील 
असते. आपण तिथे जाऊन समक्ष परिस्थिती 


"५*८८ जक 





बघितली तर बरे होईल.'' जयद्रथाने तसे करण्याचे 
ठरवले, पण राजा म्हणून जर्‌ तो राज्यांत हिंडत 
राहिला तर लोकांनी त्याच्याभोबती गर्दी केली 
असती. 

कारण सामान्य लोकांना एरबी राजाचे दर्शन 
दुर्लभ असते म्हणून वेषांतर करुन तो त्या भागांत 
हिंडत राहिला. 

तिथें दुष्काळ तीव्र होता. एकवेळचे जेवण- 
देखील लोकांना दुर्मिळ झाले होते. राज्यांतल्या 
कांही भागांत तशी गरीबी होती. म्हणून राजाला 
त्यांत कांही नवे दिसले नाही. 

ज्या नागरिकांना राजा भेटत होता, त्या 
सर्बांना जयद्रश्न सांगे, “मी परदेशी आहे. माझ्या 
देशांतल्या लोकांनाही कधीकधी संकटग्रस्त 
परिस्थितीशी टक्कर द्यावी लागते. पण माझ्या 
देशांतले लोक एकजुटीने अडचणींचे निवारण 
करतात, भरपूर कष्ट करतात आणि संकटातून 


वेगात क... त्ता. 713ल 
प क श 3४.३. ५१७ ७३४०. र.” ५. ब्टेह>. 








बाहेर पडतात. तुम्ही लोक तसं कांही करताना 
दिसत नाही!'' त्याच्या स्वरांत उपड्डास होता. 

नागरिकांना त्याची टीका ऐकून बाईट बाटले. 
त्यांनी म्हटले, ''तुम्ही परदेशी आहात. आमच्या 
काळज्या तुम्हाला कशा समजतील तुमच्या 
मनांत आमच्याविषयी थोडीसुद्धां दया, कणव 
नाही!" 

“मीच कशाला, तुमचे महाराज जरी इथे आले 
तरी तेही हेच म्हणतील.'' जंयद्रथ म्हणाला. 

एक गुहस्थ रागावून म्हणाला, ''आमच्या 
महाराजांची पद्धत पाहिली तर तुमच्यासारखंच 
ते म्हणतील. कारण कष्ट म्हणजे काय ते फक्त 
कष्ट करणाऱ्याला माहीत असतं. ज्यांचं मन 
कोमल, दयाळू असतं, त्या गुणनिधीसारख्यांनाच 
आमच्या वेदना समजतील. तुम्हाला काय 


जुलै २००४ 30 





समजणार" '' हा गुणनिधी..दरक्षिण, प्रांतात 
राहात होता. कृणी अचडणींत.सांपडला असला 
कीं गुणनिधी त्याच्या धरी जायचा. त्याची 
अडचण कळली कीं गुणनिधी गहिवरून जायचा. 
मग अंत:-करणाला भिडणारी एक कविता 
त्याच्या तोंडून बाहेर पडे. ऐकणारेही सद्गदित 
होत, दगडाला देखील त्या कविता ऐकून पाझर 


दोन दिवसानंतर जयद्रथला गुणनिधी भेटला, 
प्रजेच्या कष्टाचे वर्णन काव्यरुपाने जेव्हा जयद्रथने 
ऐकले, तेव्हां त्याचे द्ृदयदेसखरील हेलावले. त्याचे 
डोळे पाणावले. 

प्रजेचे दुःख आता त्याला चांगले समजले 
होते. गुणनिधीसारख्या गुणवंताला राजाचा 
अधिकारी म्हणून राज्यांतल्या एखाच्या प्रांतात 
पाठबला तर राज्याचे भले होईल, राजधानीत 
परतल्यावर जयद्रथने ही कल्पना मुख्यमंत्र्याला 
सांनितली. 

मंत्र्याने कांही क्षण विचार करुन म्हटले, 
''महाराज, गुणनिधी एक महान कबी आहे. पण 
राजाचे अधिकारी होण्यासाठी तो योग्य आहे कीं 
नाही, त्याची अगोदर परीक्षा घेतली पाहिजे. 
योग्यता है? माझी आपल्याला नप्न विनंती आहे 
की आम्ही त्याची परीक्षा घेईपर्यंत आपण त्याला 
राजाच्या प्रतिनिधीपदाबर नेमणूक करुं नये ब 
त्याला याबद्दल कांही सांगू नये.'' 

“*तुम्हाला हबी तर जरूर घ्या. पण परीक्षेचं 
आयोजन तुम्हीच करायला हवं.'' जयद्रथाने 


चांदोबा 








1” 
सांगितलं. मंत्र्याने गुणनिधीला बोलावून घेतले. 


त्याची शाही बंडदांस्त ठेवली. दुसऱया दिवशी 
राजा व मंत्री त्याला भेटायला गेले. 

मंत्र्याने त्याला म्हटले, ''आपण फार दयाळू 
मनाचे आहात असं मी ऐकलंय. एका चांगल्या 
पतीपत्नीपर्धे समस्या निर्माण झाली आहे, तिचे 
निराकरण होईल या आशेने. तुम्हाला इथे बोलावले 
आहे. 

त्यांची गोष्ट अशी कीं सुमती व चंद्र या 
दोघांचा प्रेमविवाह होऊन सुखी संसार सुरु होता. 


'पण सुमतीचे आईवडील आजारी पडले. 


त्याचवेळी चंद्रचे आईवडील कर्जाच्या 
डोंगराखाली दबले गेले. त्यांची परिस्थिती फास्च 
केविलवाणी आली होती. त्यांत दुर्देवाने एका 


खटकष्ाकाळान् -_ जद 


मुनीने संतापून चंद्रला शाप दिला कीं तो लगेच 
वृद्ध होईल. चंद्रने गयावया केली. तोपर्यंत मुनींचा 
राग शांत झाला होता. 

मुनीने त्याला सांगितलं, “आठवड्याच्या 
आंत एका कोमल, दयाळू अंत:करण असलेल्या 
पुरुषाच्या आंगठ्याचे एक थेंबभर रक्त तुझ्या 
डोक्यावर घातलेस, तर माझ्या शापाचा प्रभाव 
नष्ट होईल. पण त्यासाठी एक नियमदेखील 
जोडलेला आहे. पण तो दयाळू पुरुष तुझा नातलग 
असता कामा नये,'' 

ही कथा ऐकून गुणनिधी भारावून गेला. त्याने 
सुमती ब 'चंद्रला भेटायची इच्छा प्रदर्शित केली. 
मंत्री व राजा त्याला बरोबर प्रेऊन एका झोपडीत 
घेऊन गेले. गुणनिधीने चंद्रची कहाणी पुन्हां 





चक क्यु 
क 
क 


ऐकली आणि त्याच्या परिवाराच्या दुर्दशेवर एक 
करुण कविता लगेच रचली. ती ऐकून कुणा'चेही 
डोळे पाझरले असते. राजा व मंत्री या दोघांनाही 
ठाऊक होतं कीं ही कथा खोटी आहे, तरीदेखील 
ती कविता ऐकताना त्यांच्याही डोळ्यांतून 
अश्रूसरी ओघळूं लागल्या. 

गुणनिधीने त्या जोडप्याला सांगितले, “या 
जगांत सामान्य लोक सुखदुःख भोगतात. जे 
थोर लोक असतात त्यांची परीक्षा परमेश्वराने 
घेतलेली असते. मुनीने जरी शाप दिला, तरी 
परमेश्बर-देखील कुणा दयाळू गृहस्थाला 
तुप़च्याकडे निश्‍चित पाठवील. कोणतेही संकट 
कायमचे स्थिर नसते. संकटकाळ संपत आला 
कीं परमेश्‍वर कांहीतरी उपाय निश्‍चितच 
सुचबतो. मानबाने श्रद्धा ठेबाबी म्हणजे परिस्थिती 
लबकर पालटते.'* आणि त्या अर्थाची कविता 
ऐकवली. 

त्यानंतर गुणनिधी राजा ब मंत्र्याबतोबर तिथून 
परत राजवाड्यांत गेला. 

मंत्र्याने राजाला म्हटले, ''मदाराज, गुणनिधी 








नुसताच कवी आहे. त्याचे कविमन आहे. पण 
तो परोपकार करीत नाही. त्याच्या काव्यातून 
लोकांच्या कष्टांची माहिती मिळते, पण कष्ट 
कमी होत नादीत. राजाचा अधिकारी प्रजेच्या 
अडचणी, दुःखे, कमी करणारा हृबा. त्यांना 
आधार देणारा हबा. गुणनिधीने चंद्रला नुसता 
सुमती व चंद्र यांच्या या अडचणीच्या काळांत 
त्यांना मदत करण्यासाठी देव अबश्य येईल 
म्हणून शाब्दिक दिलासा दिला. पण जर तो 
स्वत: दयाळू, कोमल अंतःकरणाचा आहे, 
तर त्याने स्वत:च्या रक्ताचा थेंब कां दिला 
नाही? प्रजेचे कल्याण करणाराच अधिकारी 
व्हायला योग्य असतो. नुसतंच कोमल मन काय 
कामाचं?'' 

जयद्रथाने मंत्र्याचा निर्णय मानला आणि 
या चतुराईबद्दल मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन केले. 
भावनेच्या भरांत राजाने चुकीचा निर्णय घेतला 
असता. पण मंत्रीमहाशयांनी राजाला सावध 
केले. त्यानंतर राजाने गुणनिधीचा सत्कार करुन 
त्याला परत पाठवले. 















_ संगणक बाचनालय 


ल 21) पहिली र 


उदुंधाट त ती डॉ.अ.पी.जे. अबदुल कलाम । ८ 
1 हस झाले. आत्तापर्यंत सुमारे 
० या लायब्ररींत संगणकावर 


ग ठरु असा संचालकांचा विचार आहे. सर्ब टा 
पुस्तके त्यांत असतील. ही लायब्ररी ही द्यापीठाच्या लायब्ररीचा एक विभाग 


व ह 


उपक्रमाला अमेरिकेतल्या कार्नेजी मेलन विद्यापीठाने 


फुलाचा रग 
मंदिरातल्या पूजेसाठी वापरलेल्या फुलांचा एक नवा उपयोग सांपडला आहे. ही फुले निर्माल्य म्हणून 
टाकून देण्याऐवजी ती चुरडून त्यांतून रंग काढता येतो. कोलकात्यामधल्या जाधवपूर विद्यापीठांतल्या 
संशोधक शास्त्रज्ञांनी या फुलांपासून तीन प्रपुख पक्के रंग काढण्यांत यश मिळवले आडे. लाल, पिवळा 
आणि निळा हे रंग फुलांपासून काढता आले आणि कापड रंगवण्यासाठी त्यांचा नंतर उपयोग होऊं 
शकेल. या रंगांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन 
करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. हा प्रयोग चालूं 
ठेवणे सहज शक्य आहे. कारण पश्‍चिम बंगाल डे 
राज्य फुलांची शोती करण्यांत देशांत तिसर्‍या 
क्रमांकावर आहे. कर्नाटक व तमिळनाड 
नंतर पश्‍चिम बंगालमधे रोज सुमारे 
1 ६५०० टन फुले निघतात. स्थानिक 
५ । बाजारपेठेत येणार्‍या फुलांपैकी 


मदत केली आहे. त्यांत डॉ. राज रेई 





चांदोबा 


क 0.0. 1.2 00” 


2004 


झा 


62 /:/:7.अ-222..- 





डे 


नारायणपुरांत भूपाल हा एक सधन गृहस्थ होता. 
तो सर्वांशी फार प्रेमळपणे वागत असे. कुणी मदत 
मागितली तर न कुरकुरता मदत करीत असे. 

एक दिबस सकाळीं स्नान केल्यानंतर तो 
अंगणात पूजेसाठी फुले तोडत होता. एक बारा 
वर्षांचा मुलगा तिथे आला व त्याला म्हणाला, 
“प्रालक, नमस्कार. आपले नांव भूपालशेठ आहे 
ना?” 

'“'हो, मीच भूपाल आहे. तू कोण आहेस 
आणि तुला काय हवंय? '' भूपालने विचारलं. 

''माझं नांब कृष्णा आहे. आपल्या घरी काम 
असलं तर्‌ मला नोकरी हबी आहे. त्या मुलाने 
दोन्ही हात जोडून अतिशय नप्रपणे म्हटलं. 

भूपालने हंसत विचारलं, “तुला कसलं काम 
येतं रे?" 

“जे आपण सांगाल ते काम मी करीन. मी 
लहान होतो तेव्हां माझे आईवडील बारले. मी 
मामाच्या घरी वाढलो आहे. मामीने घरांतले सगळे 


नटे ब्र 
ति ्य्यकल्ल्ी ह > जे 


राम-कृष्ण 








काम करायला मला शिकवलंय. आता त्यांची 
मुलं मोठी झाली आहेत, खर्च वाढतोय म्हणून 
तिला वाटलं कीं मी बाहेर कुठेतरी काम करुन 
आपल्या पोटापु्रेसं कमबाबं. या गांवात 
आपल्याला खूप मान आहे, म्हणून मी 
आपल्याकडे आलो,'' 

भूपाल म्हणाला, 'सध्यां मला कांही नोकर 
ठेवायची जरूदी नाडी. पण हो, तुला जर शिकायचं 
असेल तर मी त्याची सोय करू शकेन." 

कृष्णाने भूपालच्या पाया पडून गदगदलेल्या 
स्वरांत म्हटले, “खर म्हणजे मला पुढे 
शिकायचंय. ह्या बर्षींच मामीने माझी शाळा बंद 
करुन टाकली.'' कृष्णाच्या डोळ्यांतून अश्रू 
वाहात होते. भूपालने आपल्या मुलाला, रामला, 
बोलावले. तो कृष्णच्याच वयाचा होता. भूपालने 
रामला सांगितलं, “हा कृष्ण आहे. तुझ्याबरोबर 
तुझ्या खोलीत राहील. त्याला तुझ्याबरोबर उद्या 
शाळेंत घेऊन जा. मी मास्तरांना आज भेटतो.” 


रमेश पंत 











'*“हो बाया.'' असं म्हणून राम कृष्णला घेऊन 
घरांत गेला. 

भूपाल'ची पत्नी राजेश्वरी हिला कांही ही गोष्ट 
आवडली नाही. रागावून ती तणतणली, 
“आणखी किती अनाथांना आपण आश्रय देणार 
आहोत, देव जाणे!'' 

'*बघूं या कीं!'' भूपालने हंसत उत्तर दिले. 

राजेश्वरीला घरकामांत मदत करुन कृष्ण 
रागबरोबर शाळेत जायला लागला. तोपर्यंत राम 
वर्गांत नेहमी पहिल्या क्रमांकावर असे. पण आता 
कृष्णचा क्रमांक पहिला ब रामचा दुसरा यायला 
लागला. 

हे कळल्यावर भूपाल म्हणाला, “कृष्ण 
तुझ्यापेक्षा जास्त दुशार आहे. तुला वाटेल तेव्हा 


जुलै २००४ 48 





अभ्यासांत जरा त्याची मदत घेते जा.” : 


रामला हा सल्ला अपमानास्पद वाटला. त्याने 


आपल्या आईला सांगितलं, “आई, कृष्णाला 
आपल्या घरांतून जायला सांग आणि त्याची 
शाळाही बंद केली पाहिजे. माझाच पहिला क्रमांक 
नेहमी आला पाहिजे." 

राजेश्बरीने त्याला दुजोरा देत म्हटले, “मी 
आधीच नको म्हटले होते. पण तुझे बडील माझं 
म्हणणं ऐकतील तर ना!” 

बागेत झाडाखाली बसून कृष्ण अभ्यास करीत 
होता, तिर्थे ती जाऊन त्याला कडवटपर्ण म्हणाली, 
“हे बघ, यापुढे प्रत्येक परीक्षेत प्रश्‍नपत्रिकेतला 
एक प्रश्‍न तू सोडवायचा नाहीस. समजलं का?” 

“आईसाहेब, पण मला सगळी उत्तरे येतात 
कीं|'' कृष्णाने आश्‍चयनि म्हटले. 

'“तरीसुद्धा प्रत्येक परीक्षेत प्रत्येक 
विषयांतला एक प्रश्‍न तू सोडून दिला पाहिजेस. 
त्याचे उत्तर लिहायचेच नाही. ही माझी आज्ञा 
आहे असे समज.'"' राजेश्‍्वरीने कडवटपणे म्हटले. 

त्यानंतर मात्र राम पहिला येऊं लागला ब 
कृष्णचा क्रमांक दुसरा येऊं लागला. हा बदल 
पाहून शिक्षकांना आश्‍चर्य वाटले. त्यांनी कसून 


चौकणी केली, तेव्हां खरे कारण त्यांना समजले. 


शिक्षकांनी कृष्णसाठी वेगळी परीक्षा घेतली आणि 
त्याला बरच्या वर्गांत बसवले. रामच्या वर्गातून 
कृष्ण पुढे गेला म्हणून राम फारच खूष झाला. 
शिक्षकांच्याकडून सविस्तर गोष्ट जेव्हां 
भूपालला समजली, तेव्हां तो शिक्षकांना म्हणाला, 


यांदोबा 








“तुम्ही चांगलं केलंत, त्यामुळें कृष्णाला न्याय 
मिळाला. पण रामचे मात्र ह्यामुळे नुकसान झाले 
आहे. कुणाचाही मत्सर करणे हे चूक आहे हे 
गमला कळायला हवे. दुसर्‍यांशी स्पर्धा केली तरच 
आपली प्रगती होते. डे त्याला समजले पाहिजे. 
राम एक चांगला विद्यार्थी कसा होईल याची 
जबावदारी मी तुमच्यावर सोंपबतो आहे.'' 

शिक्षकांनी जरा बिचार करुन उत्तर दिले, 
“रामचे नुकसान होणार नाही असा मी प्रयत्न 
करीन.” 

त्या दिवशी शिक्षकांनी वर्गांत एक गोष्ट 
सांगितली. एक राजा होता. त्याचा एकुलता एक 
मुलगा युवराज घोड्यावर बसण्यांत पटाईत होता. 
तो घोडा भरधांब पिटाळत असे, व त्याचे सहकारी 


त्याच्या बरेच मागे राहात. ते युवराजाची तोंडभर 
स्तुती करीत. 

एके दिवशी अचानक युंबराजाची भेट 
भिल्लांच्या प्रमुख नेत्याच्या मुलाशी झाली. हा भिल 
युवक या युवराजापेक्षां जास्त सफाईने ब बेगाने 
घोडदौड करीत असे. ते बघून युवराजाचे मित्र भिल 
युवकाची स्तुती करायला लागले. साहजिकच 
युवराजाच्या मनांत असूया निर्माण झाली. 

भिल युवकाने एकदा युवराजाला म्हटले, 
“घोड्याला वेगाने दौडवण्याखेरीज मला आणखीही 
कांही खास गोष्टी येतात. त्या मी आपल्याला 
शिकवीन.'' 

''ते कांही मला तू शिकवायची जरूर नाही. 
मला कोणत्याही स्पर्धेची चीड येते. यापुढे उगीच 





माझ्यासमोर बढाई मारु नकोस.'' युबराजाने 
संतापून त्याला फटकारले. 

एकदा अरण्यांत जाताना युबराज आपल्या 
घोडेस्वार साथीदारांपासून वेगळ्या दिशेला गेला 
व रस्ता चुकला, तो अरण्यांतल्या निर्जन भागांत 
शिरला, तो भिल्ल युवक त्याच वेळी पर्वतदेवीला 
प्रणाम करुन घोड्यावरुन त्या वाटेने परत येत 
होता. त्याने युबराजाला पाहून नप्रपणे अभिवादन 
केले व त्याच्याशी कांही संभाषण करणार, 
तितक्यांत युबराजाने नाराजीने तोंड फिरबले. 
दुसर्‍या बाजूला युबराजाने पाहिले, तर झाडाच्या 
मागे एक बाघ त्यांच्यावर झेप घ्यायच्या तयारीत 
होता, तो युवराजाला दिसला. 

युवराज म्यानांतून तलवार्‌ बाहैर काढतोय तोवर 
वाघाला पाहून घोडा घाबरला. भिल युवकाला हे 
दृश्य दिसता'च त्याने आपल्या घोड्याला टांच दिली 
आणि बाघावर नेम धरुन त्याच्यावर आपला भाला 
फेकला. नेम अचूक लागला, वाघाने डरकाळी 
फोडली. तो जमिनीवर कोसळला आणि तडफडूं 
लागला. युबराजाने वळून पाहिले. काय झाले ते 
त्याला लगेच समजले. त्याने आपला घोडा भिल 





युबक जबळ नेला आणि म्हटले “तू नुसताच उत्तम 
घोडेस्वार नाहीस. पण केव्हां काय करायला पाहिजे 
हे ही तुला कळतं. तू माझा जीब बाचबलास, 
त्याबद्दल मी कृतज्ञ आहे." 

ही गोष्ट मुलांना सांगून शिक्षकांनी पूढे म्हटले 
“बघा, जर युवराजाने भिल तरुणाकडून 
अश्वारोहणां-तल्या कांही खुबी शिकून घेतल्या 
असत्या. तर वाघाशी सामना करताना तो 
अयशस्वी झाला नसता. मानव हा जन्मभर 
विद्यार्थी असतो. जी गोष्ट आपल्याला येत नाही, 
ती दुसऱ्याकडून शिकण्यांत लाज वाटायचं कारण 
नाही. जीवनांत आपली उन्नती करायची असेल 
तर आपल्यापेक्षा जास्त हुशार व्यक्ती 
आपल्याबरोबर असायला हव्यात. स्पर्धेची संबय 
असावी म्हणजे व्यक्तीचा विकास होतो.'' रामकडे 
बघत शिक्षक म्हणाले. दुसऱ्या दिवशी राम 
शिक्षकांना नप्रपणे म्हणाला, “माझ्यासाठी एक 
खास परीक्षा घेऊन मला ही वरच्या वर्गात घाला. 
मी कृष्णाशी चढाओढ करीत अभ्यास करीन.” 

राममधे झालेला हा बदल पाहून शिक्षकांना 
फार आनंद वाटला. 





अथन्समर्धे तेरा ऑगस्टला २८ वे ऑलिंपिक खेळ सुरु होणार आहेत. त्यांच्या संयोजन समितीने भारताला 

एक आगळा सन्मान प्रदान केला आहे. ऑलिंपिक ज्योत सांखळी पद्धतीने नेण्यासाठी भारताची प्रथमच 

_ निबड झाली आहे. गेल्या मार्चच्या २५ तारखेला ही ज्योत समारंभपूर्वक प्रज्वलित करण्यांत आली आणि 
पांच खंडांमधून होणारा तिचा प्रवास लगेच सुरु झाला. डढजारो क्रीडारासिकांच्या मनांत दी ज्योत पाहून 

क्रीडाप्रेम उचंबळून आले. नवी दिलींत ही ज्योत १० जूनला सांखळी पद्धतीने मिरवत नेली होती 

____ हरी ज्योत खेळांचे सामने चालूं असेपर्यंत पेटती ठेवतात. ही प्रथा इ.पू. ७७६ मधें सुरु झाली आणि 
पुढे ११०० वर्षें चालूं राहिली होती. नंतर मात्र १५०० वर्षे त्यांत खंड पडला. १८९६मर्धे ऑलिंपिक 
खेळ पुन्हां सुतु करण्यांत आले. पण ऑलिंपिक ज्योत मात्र १९२८ मधे अमस्टरडॅम इर्थे झालेल्या 

_ खेळांच्या वेळीं पुन्दां प्रज्वलित झाली. सांखळी पद्धतीने ही ज्योत मशालीसारखी हातांतून नेण्याची 

फय प्रथा १९३६ मर्धे बर्लिनमधल्या ऑलिंपिकसच्या वेळेपासून सुरु झाली | 
__ ही मशाल प्रज्थलित करण्याच्या बिधीयुक्त पवित्र समारंभाला अकरा पुजारिणी उपस्थित असतात 

_ त्यांची प्रमुख पुजारीण ही मशाल एका वक्राकार आरशासमोर धरते. त्यावर सूर्याचे किरण परावर्तित 

_ होऊन डी मशाल पेटवली जाते. नंतर ती खेळांच्या मैदानावर पायीं नेण्यांत येते. ही मशाल घेऊन धावत 






















कील बे श करतो. साऱ्या मैदानांत एकवार धावत फेरी मारुन तो किंबा ती, ती मशाल घेऊन त्या ज्योतीपात्राकडे 
जातात आणि या मशालीने ती ज्योत पेटवतात 
' खेळांच्या स्पर्धा संपेपर्यंत ही ज्योत अखंड तेवत 
असते, आणि शेबटी ती शांत करण्याचा 
झारंभदेखील तितकाच भाबगंभीर व बिधीयुक्त 
जप 
क  अथन्सच्या यंदाच्या या खेळांच्या ज्योतीचा 
षय आहे, “ज्योत फिरवा, जग मेळवा'' संयोजन 
म्हटले आहे “दडी ज्योत दिल्लीला 
_ आल्यामुळे ऑलिंपिक चळबळीत भारताचे 
योगदान आम्ही मान्य केले आहे. ऑतिंपिक 
खेळस्पर्धा पुन्हा स्वगृद्दी (ओथन्सला) होत आहेत 
त्यासाठी सर्व भारतीयांना आम्ही हा क्रीडाउत्सव 
_ साजरा करण्याचे आवाहन करीत आहोत.'' 

















काशीजवळच्या स्मशानात एका कुत्र्याच्या 
जातीत जन्म घेऊन, कुत्र्याचा सरदार म्हणून 
रहात होते. 

एके दिवशी राजा आपल्या रथांत बसून 
बनविहार करून सू्यास्तसमयी किल्ल्यांत 
परतला. सारथी घोड्यांना तबेल्यांत घेऊन गेला 
आणि रथ शरजवाड्याच्या आवारात उघड्यावर 
सोडून गेला. त्या दिवशी रात्री मुसळधार पाऊस 
झाला. रथ पाण्याने भिजून गेला. राजवाड्यांतली 
कुत्री उतेरून खाली आली ब रथाला बांधलेल्या 
बाद्या, घोड्यांचे लगाम, वगैरे कातडी सामान 
त्यांनी कुरतडून खाले. 

दुसर्‍या दिवशी उजाडल्याबर राजाच्या 
नोकरांनी घडलेले वृत्त राजाला जाऊन कळविले. 
राजाने संतापून हुकूम सोडला की दिसेल त्या 
कुत्र्याला धरून ठार करा. राजाज्ञेप्रमाणे 
राज्यांतल्या सर्व कुत्र्यांचा संहार सुरु झाला. कांही 








श्‌ क 432320 “2 प 1 व 
ह 1), ९...“ ६.८५. _ त्र 
क ७-4 ० "४ स््क भु क क तु. 
ब्रह्मदत्त काशी येथे राज्य करीत असतां बोधिसत्व 





,७%/॥. दै 
क र्य 1 


कुत्री राजाच्या शिपायांच्या ह्ातून निसटून 
स्मशानात बोधिसत्व रहात तेथे गेली व म्हणाली, 
- “प्रभो, महाराजांच्या रथाचे कातडी सामान 
कांदी कुत्र्यांनी कुरतडून खाऊन टाकले म्हणे. 
म्हणून महाराजांनी आज्ञा काढली आहे की दिसेल 
त्या कुत्र्याला धरून ठार करा.'' 

बोधिसत्व विचारात पडले. किल्ल्यांतल्या 
रथाजवळ बाहेरची कुत्री पोचणे सुद्धां शक्‍य नाही. 
कारण किल्ल्यांत रात्रंदिवस पाहारा असतो. याचा 
अर्थ असा की रथाचे कातडी सामान किल्ल्यां- 
तल्या कुत्र्यांनीच खालेले असणार| तर मग खऱ्या 
अपराधी कुत्र्यांना पकडून आपल्या अनुयायांचं 
रक्षण करणे आपले कर्तव्य आहे. 

ते कुत्र्यांना म्हणाले - “तुम्ही भिण्याचे 
मुळीच कारण नाही. मी महाराजांना भेटून परत 
येईपर्यंत तुम्ही इकडेच रहा.*' असे कुत्र्यांना सांगून 
बोधिसत्व “धर्माचा जय असो|'' ''राजाने न्याय 
द्यावा! असे मनात म्हणत राजवाड्यांत गेले. 


शिक 3... ८: ८. वर 2१० | चा १) ५ 0 2-0 “9 अ. > कथा र 4 जा ड् ' 
क व शौ रट” ळ ह 


त्या बेळी महाराज राजसभेत सिंहासनावर 


बसून न्यायविचार करीत होते. 


बोधिसत्बांनी सिंडासनाखालून लपून 
राजसभेत प्रवेश केला व राजासमोर जाऊन उभे 
राहिले. राजाचे शिपाई बोधिसत्वांना धरायला 
धाबले. परंतु राजाने त्यांना बाजूला रहायला 


| सांनितले. 


बोधिसत्वांनी राजाला नमस्कार केला ब 
म्हणाले - “महाराज, आपण राज्यांतल्या सर्न 
कुत्र्यांचा वध करण्याची आज्ञा केली आहे म्हणे! 
त्याचे कारण कळू शकेल का?" 

"त्यांनी माझ्या रथाचे सर्व कातडी सामान 


_ फस्त करून टाकलं आहे. म्हणून तशी आज्ञा 


काढावी लागली.'' राजा म्हणाला. 

"तो गुन्हा कोणत्या कुञ््यांनी केला, ते 
आपल्याला माहीत आहे का?” बोधिसत्वांनी 
विचारले. 

राजाने माहीत नसल्याचे सांगण्यासाठी 
नकारार्थी मान हलविली. तेव्हां बोधिसत्व म्हणाले 
- “महाराज, गुन्हेगार कुत्री कोण ह्या गोष्टीची 
चौकशी केल्याशिवाय सर्ब राज्यातल्या कुत्र्यांना 
ठार करणे हे न्याय्य होईल का? तुमचे शिपाई 
राज्यांतल्या सर्वच कुत्र्यांना ठार करणार आहेत 
कीं कांहींना जिवंत सोडणार आहेत? '' बोधि- 
सत्वांनी विचारले. 

*'राज्यांतल्या सर्ब कुज्यांना ठार करण्याची 
आज्ञा मी काढली आहे. परंतु किल्ल्वांत आम्ही 
पाळलेल्या कुल््यांच्या जिवाला कोणत्याही 
प्रकाल्चा धोका नाही.'' राजा म्हणाला. 


चांदोबा 55 





“आपल्याला गुन्हा करणारे कुत्रे कोण हे 
माहीत नाही. तरी किल्ल्यांतल्या कुत्र्यांना वगळून 
इतर कुउ्र्यांना ठार करण्याची आज्ञा आपण 
कोढलीत. यामुळे आपला पक्षपात, द्वेष, अविवेक 
आणि भीति, ह्याच अबगुणांचा पगडा आपल्यावर 
असल्याचे प्रगट होत आहे. राजपुरुषांत ज्या 
लक्षणांची आवश्यकता असतें त्यात यांपैकी 
एकही नाही.'' बोधिसत्वांनी धीटपणे आपली 
बाजू मांडली. 

रांजा विचार करून म्हणाला - ''तर्‌ मग तू 
आपल्या चातुर्यांचा उपयोग करून आमच्य्या 
रथाचे कातडी सामान कोणी खाले हे सिद्ध करून 
दाखबं!'' 

*““तो गुन्हा किल्ल्यांत राहणाऱ्या तुमच्या 
कुञ््यांचाच आहे, ते मी सिद्ध करून दाखवितो." 
बोधिसत्व म्हणाले. 


जुलै २००४ 


१ यी १ “तू सिद्ध करून दाखव, मी आपली आज्ञा 
मागे घेईन.'' राजाने हमी दिली. 

बोंधिलत्यांनी राजाला थोडे ताक व थोड्या 
दुर्बा आणवायला विनंती केली. राजाच्या नोकरांनी 
लाक व दुर्वा आणून दिल्यावर बोधिसत्वांनी दुर्वा 
चटणीसारख्ञ्या चांगल्या वाटून घेतल्या ब त्यांत 
ताक कालंविले आणि ते किल्ल्यांतल्या कुज्यांना 
प्यायला लावले. 

जेमतम दोनतीन मिनिटेच गेली असतील 
किल्ल्यांतली कुत्री ओकू लागली य त्यांच्या 
पोटातून जीर्ण न झालेले कातड्याचे तुकडे बाहेर 
पडूं लागले. 

ते पाहतांच राजाला आश्‍चर्यचकित होताना 
पाहून बोधिसत्व म्हणाले - “महाराज, आपले 
नोवर कुत्र्यांना पोटभर खायला घालीत नाहीत, 
म्हणून उपाशी कुज्यांनी भुकेने जीव कासाबीस 
झाल्यामुळे रथाचे कातडी सामान खाल्ल्याचे 
आपण पाहतांच आहां!" 

राजाला फार आनंद झाला व म्हणाला - ''हे 
कुज्याच्या रूपांत असलेले बोधिसत्वच असणार. 
आणखी दुसरे कोण असणार"'' सर्व दरबार्‍्यांना 


सांगून राजाने आपले श्‍वेतछत्र बोधिसत्वांच्या 
डोक्यावर धरायला सांगितले ब त्यांचा सत्कार 
केला. 

बोधिसत्वांनी राजाला धर्मबोध केला, आणि 
स्मशानांत त्यांचे अनुयायी रहात होते, 
त्यांच्याकडे निघून गेले. 

राजाने कुल्र्यांची राखण करणाऱ्या नोकरांना 


बोलाविले ब चौकशी केली तेव्हां कळले, की ते 


कुत्र्यांसाठी राज्याकडून मंजूर केलेल्या रकमेतून 
स्वत: बरीच रक्कम उचलीत होते व त्यामुळे 
कुत्र्यांना पोटभर खायला मिळत नब्डते. राजाने 
त्या नोकरांना कामावरुन कमी केले व त्यांच्या 
जागी कुन्यांची राखण करायला नवे नोकर नेमले. 
त्या दिवसापासून राजाने किल्ल्यातील कुञ्यांनाच 
नव्हे तर राजधानीतील सर्व कुत्र्यांना पोटभर 
खायला घालण्याची व्यवस्था करून दिली. 

त्यानंतर राजा बोधिसत्वांच्या धर्मबोधा- 
प्रमाणे बागू लागला ब प्रजेच्या सुखासाठी त्याने 
अनेक कापे केली. 

बोधिसत्वांनी याप्रमाणे इहलोकांत अनेक वर्षे 
धर्मोपदेश केला आणि अनेकांचा उद्धार केला. 





| 


री 





लोकाचा सप्नाट झाला आणि नित्यनियमितपणें 
विष्णूची पूज़ा करीत सुखाने राहूं लागला. देवांना 
स्वर्ग व इंद्राला स्वर्गाचे राज्य प्रास झाले. 

बली राही त्या सुतल लोकांच्या द्वारावर वेत्रदंड 
धारण करुन बामन रूपांत बिष्णू द्वारपालकाचे 


__ काए करीत असतां एकदां रावणाच्या मनांत 


_ सुतल जिंकण्याची महत्वाकांक्षा उत्पन्न झाली 


| 


व लो सुतल लोकात गेला. हा गिंड्ठा आपल्याला 
काय अडवणार या घमेंडीत रावण प्रवेश करू 
लागला. तेव्डां बामनरूपातील बिष्णूने बिराट रूप 
धारण करून पायाच्या अंगठ्याने रावणाला 
उडविले. त्या धक्क्याने रावण लंकेत जाऊन 
'पडला, 

एका काळी आपण जेथे राज्य केले आणि 


| जेथे सर्वदा सुकाळ होता, तेथे शेतात पिके वगँरे 
् बा... _____ ७. दत्तात्रेय चरित्र 


बै” 


271 






१. आ 








कशी निघत आहेत हे पाडण्यासाठी बली दरवर्षी 
एकदा भूलोकांत अदृश्य रुपाने येतो. धान्ये 
चांगली निघावी, त्यांना रोग होऊं नये, यासाठी 
खतपाणी देतो. पिकांना कृमिकीटकांची बाधा 
होऊ नयें याची काळजी वाहातो. तो येतो तेव्हां . 
त्याच्या स्वागतार्थ दिवाळीचा सण भूलोकांत 
साजरा होतो. दुसर्‍या दिवशी बलिप्रतिपदा म्हणून 
बलीची पूजा होते. वामनाने त्रिबिक्रम रूप घरेऊन 
आकाशाला व्यास केले होते, त्याचे स्मरण म्हणून 
आकाशदीप-म्हणजें आकाशकंदील लावतात. 
दक्षिणेकडील महासागरात बली येतो त्याचे 
द्वार म्हणून दक्षिण दिशेला एक दीप लावतात. 
त्याला बलिदीप असे नांव पडले. 
वलिचक्रवतीचे वंशज पलव चक्रवर्ती, 
त्यांनी बलीच्या नांवे महाबलीपुरम येथे उत्तम 
शिल्पाचा नमुना असलेले एक नगर बसबिले आणि 





कांचीपुरम येथे त्रिविक्रम बामनाबताराची एक 
मूर्ती ब देवालय निर्मिले. 

बलिचक्रवर्तीचे राज्य होते तोपर्यंत चिरडलेल्या 
क्षत्रिय राजांनी नंतर पुन्हां डोकी वर काढली. बळी 
तो कान पिळी, हाच न्याय झाला. राजकर्त्यांच्या 
निरंकुश कारभारामुळे प्रजेचा वाली कोणी राहिला 
नाही. र 
तेव्हां विष्णूने दशावताराॉकी सड्डाबा 
परशुरामावतार धारण केला आणि एकवीस वेळा 
पृथ्वी निःक्षत्रिय केली. 

त्या काळांत सर्व क्षत्रिय राजघराण्यात थोर 
असा हैहयबंशी राजा कातिकियार्जुन हा द्वोता. 
तो सुदर्शन चक्राचा अंश म्हृणून जन्मला होता. 

एकदां बिष्णू योगपुट्रेत असलां शंख व चक्र 
यांच्यामध्ये वादविवाद सुरू माजू, ; 

“सहस्र किरणधारी सूर्याचे रज गळून 


जुलै २००४ 


58 


अशा रूपांत विष्णू प्रकट होऊन अत्रि मुनींना 
पडल्यामुळे त्यांतून विश्‍वकर्म्याने माझी निर्मिती उ्हणाला - ' “मुनिबर्या| मी तुला दत्त म्हणून झालो 
केली. पृथ्वीबर सर्वत्र व्यापून टाकलेल्या आहे! आम्ही तिघेही एकच असल्याकारणाने 


राक्षसांचा पीच तर संहार केला. मला धारण करून त्रिमूर्ती'च्या अंशरूपे मी तुझा पुत्र म्हणून जन्मलो. 
विष्णूने चक्रधारी निष्णू दी कीर्ती संपादन केली] दत्तात्रेय नांवाने मला सर्व ओळखतील!” असे 


तुला नुसते ओरडण्याशिवाय काय येते रे?'* सांगून विष्णू अंतर्धान पावला. 


सुदर्शन चक्र शंखाला म्हणाले. ___ त्याच वेळी निमूर्तीच्या अर्धांगिनी म्हणून गर्व 

तेव्हां पांचजन्य शंख म्हणाला -' 'होय रे, दीत असलेल्या सरस्वती. लक्ष्मी ब पार्वती 
चक्र पुरुषा] एवढा गर्व करण्याचे कारण नाही! तू यांच्या समोर येऊन नारदाने अत्रि-पुनींची 
पृथ्वीवर एक धर्मेडखोर राजा म्हणून जन्माला आध्यी खत्री अनुस्‌येच्या पातिब्रत्याचा महिमा 
येशील! विष्णू मुनिकुपारच रूप घेऊन, लाकडे ्रिलोकात अद्वितीय असल्याचे सहेतुक सांगितले 
फोडायचच्या एका कुऱ्हाडीसह येऊन तुझा सर्व आणि असेही सांगितले की तिने त्रिमूतींना व 


गव र ह्व्ष्णा र प्रांखाने अर्धागिनींना क 
र्व हरण करील! ' या शब्दात शंखाने शाप दिला. ह ताता साच्य नव्हते ते करून 
तो शाप मिळाल्याने चक्रपुरुष कार्त बीर्यार्जुन 


नाप दाखविले. 
पे जन्माला आला पुध्वीजर र; गंगेला व 
की कक १: - पेक __ अनसूयेने गंगेला त्रास देणाऱ्या पापाच्या 
य वणर ढ _ भुत्ांचे निर्मूलन केले; नारदाने लोखंडाच्या घुगर्‍या 
साझ्राज्याची स्थापना केली. तो भगवंताचा नि > डु 


अवतार अशा दत्तात्रेयाचा भक्त व शिष्य होता. 
त्याच्या कृपेने कार्तवीर्यार्जुनाला अणिमादी अष्ट 
सिद्धी व अनेक शक्ती प्राप्त झाल्या. त्याला गरज 
पडे, तेव्हां त्याला सर्व आयुधधारी सहश्ष हातांची 
प्रा्त होई,'' असे सूत क्षींनी सांगतलांच ; 
निमिषारण्यांतील मुनींनी सूत मडरषींना निवेदन 
केले - ''मुनिवर्य, दत्तात्रेय हा विष्णुचा अवतारच 
नाडी का? त्या दत्तात्रेयाची कथा ऐकण्याची फार 
इच्छा आहे!" 

सूत म्ड्षीनी दत्तात्रेयाची कथा सांगायला 
सुरबात केली: 

अत्रि मुनींनी पुत्रेच्छेने विष्णूला भगवंत मानून 
त्याचे स्मरण करून फार मोठी तपश्चर्या केली. 

एका बाजूला ब्रह्मदेव व दुसर्‍या बाजूला महेश | 


_ खांदोबा 


करून तिला खायला दिल्या, त्या तिने खाऊन 
पचबून दाखबिल्या. सूर्याचा उदय थांबवून रोखून 
ठेवणाऱ्या सुमतीला सूर्योदय होऊं देण्यास 
समजावून सांगितले, आणि सूर्योदयानंतर तिचा 
पती मरण श्र्ष्यला तेव्हां अनसूयेने सुपनतीच्या 
पतीला पुनर्जिवित करून दाखविले. 
मसा येच्या पातित्रत्याची थोरवी ऐकून तिघी 
देवी अनसबैश्ला द्वेष करू लागल्या आणि तिघींनी 
त्यांचे त्यांचे. पती. आल्याबरोबर अनसूयेचे 
पातित्रत्य मंग करून यायला पतींना पाठविले. 
ब्रह्मा, विष्णू व महेश मुनिबेष धारण करून 
अत्रिमुनींच्या आश्रमांत गेले आणि 'भवति भिक्षान्‌ 
देही!' म्हणून आश्रमासमोर अतिथि रूपे उभे 
राहिले. तोपर्यंत अत्रिमुनि तपश्‍चर्या पुरी करून 
आश्रमांत परतले नव्हते. अतिथि सत्कार 
करण्याचा भारे एकट्यां अनसूयेवर येऊन पडला. 





59 शि 





अनसूयेने त्रिदेवांचा सर्व प्रकारे अतिथि- 
सत्कार करून त्यांना जेवायला बसायला 
सांगितले, 

तेव्हां कपटबेष धारण करून आलेल्या 
त्रिमूर्तीनी अनसूयेला म्हटले - ''हे साध्वी| आमचे 
एक अखंड व्रत आहे, ते... ते.'' असे मागे पुढे 
करीत राहल्यावर म्हणाले - “तू नग्न होऊन 
वाढलेस तरच आम्ही जेवू." 

अनसूयेने “अस्सं होय? तर ठीक तसंच]' 
असे म्हणत त्यांच्यावर पाण्याने प्रोक्षण केले. त्या 
बरोबर तिघां अतिथींना अभेक रूप प्राप्त झाले. 
त्यांना पाहून अनसूयेचे मातृत्व उचंबळून आले. 
तिने त्या तिघा तान्ह्या मुलांना मांडीवर घेऊन 
त्यांना दूध पाजले. त्रिमूर्ती अनसूयेच्या मांडीवरच 
झोपले. 

अनसूयेने त्यांना पाळण्यांत झोपविले आणि 


जुलै २००४ 60 





म्हाणाली - “आज त्रिमूर्ती माझी मुले झाली. माझ. 


केवढं भाग्य सर्व ब्रह्मांडच यांचा पाळणा, चार 
वेद त्या पाळण्याच्या चार दोऱ्या, आणि 
प्रणवनाद ओंकार त्यांना झोंपविणारी ओबी!” 
या शब्दांत तिने ओंबी म्हटली. 

त्याच बेळी आश्रमांत कोठून तरी एक पांढरा 
शुभ्र वैल आला आणि दारावर येऊन उभा राहिला 
आणि मान हलवून कांहीतरी बोलत असल्या- 
सारखा भासला. नंतर एक मोखा गरुड पक्षी आपले 
पंख फडफडवून आश्रमावर घिरट्या घालू लागला. 
त्यानंतर एक राजहंस चोचीत एक कमळ धरून 
आश्रमाच्या उंबरळ्याबर उतरला. 

त्या पाठोपाठ चार रंगांची गोजिरवाणी 
कुत्र्याची पिल्ले शेपट्या हलवीत घरात शिरली. 
त्यांच्या बरोबर एक नाग आपली फडा काढून 
पुढे आला. इतक्यात महती वीणेवर नीलांबरी 
रागिणी बाजबीत नारद व त्याच्या पाठीमागून 
सरस्यती, लक्ष्मी ब पार्वती त्रिदेबी आल्या. 

नारद अनसूयेला म्हणाला - “माते, या तिघी 
साध्वी उंबरठ्यावर त्यांच्या पतींच्या वाहनांना 
पाहून तिघ्रींचे पती येथे असतील म्हणून त्यांच्या 
शोधार्थ आल्या आहेत, बराच वेळ झाला तरी 
पतिदर्शन न झाल्याने त्या पतिविरडाने 
कासाबीस झाल्या आहेत. त्यांचे पती त्यांना परत 
कर बाई!” 

अनसूया तिघींना नमस्कार करून नम्रपणे 


म्हणाली - मातांनो! त्या पाळण्यांत तीन तान्ही 


मुले आहेत, तुमचे पती असतील तर्‌ घेऊन जा! 
तिघी देवी थक्क होऊन पाहू लागल्या. तान्ही 
मुलं तिन्ही एक सारखीच दिसत होती आणि गाढ 


चांदोबा 


त्त 








झोपी गेली होती. तिशी परस्परांची तोंडे पाडून 
मागेपुढे करू लागलेल्या पाहून नारद म्हणाला - 
“तुम्हाला आपला पती ओळखता येत नाही का? 
अशा लाजूं नका! लवकर उचला आपापल्या 
प्रतीला!'* घाई-घाईने तिघींना एकेका तान्ह्या 
प्रुलाला उचलले. 

तिघी तान्ही मुलं त्रिमूर्ती होऊन प्रगट झाली. 
सरस्यतीने शंकराला, लक्ष्मीने ब्रह्मदेवाला आणि 
पार्वतीने विष्णूला उचलून घेतले दोते. तिश्री 
लाजल्या आणि दूर जाऊन उभ्या राहिल्या. तेव्हा 
ब्रह्मा, विष्णू ब महेश परस्परांना चिकटून एक 
झाले. 

त्याच वेळी अत्रिंमुनी आश्रमात परतले. 
आपल्या आश्रमात त्रिमूतींना पाहून मुनिवर्यानी 
हात जोडले. त्या बरोबर त्रिमूर्ती दत्तात्रेय रूप घेऊन 
उभे होते. मध्ये विष्णू व आजूबाजूला ब्रह्मा आणि 
शंकर यांची मुखे द्दोती. दत्तात्रेयाला सडा हात 
होते आणि त्या हातांत शंख, चक्र, गदा, पद्‌म 
त्रिशूल आणि कमंडल होते. खांद्यावरच्या झोळींत 


. भिक्षापात्र लोंबत होते. अशा तर्‍हेने त्रिमूर्ति 


वत्तात्रेय होऊन अत्रिव अनसूया यांचे पुत्र म्हणून 
अबतरले. 

नारदाने नादनामक्रिया रागात दत्तात्रेयाचा 
स्तोत्नपाठ सुरु केला. शंकराचे वाइन नंदी हा 
त्या दत्तात्रेयाच्या पाठीमागे गोऱ्हा होऊन उभा 
राहतो. चार वेद कुत्र्याच्या चार पिलांसारखे 
बरोबर राहतात. नाग, साप, गरुड य हंस, 
आजूबाजूला फिरत असतात. दत्तात्रेय सर्वदा 
महर्षीसारस्रा जंगलात हिंडत राहून एकांतात 
आत्मानुसंधान करीत राह्वाती. अनेक दिव्य शक्ती 


चांदोन्ना 61 





आणि अष्टसिंद्धी देणाऱ्या दत्तात्रेयाची मुनी सिद्ध 
व ज्ञानी सर्वदा आराधना करीत राहतात. असां 
हा दततात्रेय डैहय वंशाचे आराध्य दैवत म्हणून 
पूजिला जातो.” 

कार्तवीर्यार्जुन दत्तात्रेयाची पूजा ब अर्चना 
करुन महाबलशाली झाला आणि बिजययात्रेला 
निघाला. 

जमदस्नी कहषींच्या मुलांत राम हा सर्वांत 
धाकटा. तो नेहमी कुऱ्हाड धारण करून आश्रम 
आणि जनपद स्थापन करण्यासाठी जंगले कापीत 
सर्वदा फ़िरत असें. त्याने हिमालयांत राहून 
तपश्चर्या केली व शंकराला प्रसन्न केले. शंकराने 
त्याला महाशक्तिशाली असा परशू दिला. तेव्हां 
पासून तो परशुराम झाला. भृगु वंशात जन्मला 
असल्याने त्याला भार्गव राम नांबद्दी प्राप्त झाले. 

एकदां परशुरामाची आई रेणुका नदीवर 


जुलै २००४ 


स्नानाला व पाणी आणायला गेली, ब बराच बेळ 
झाला तरी परतली नाही. जमदस्नी क्र्षींनी दिव्य 
दृष्टीने बायफो काय करीत होती है पाहिले. 
चित्ररथ गंधर्व अप्सरांसह जलक्रीडा करीत होता. 
ती जलक्रीडा रेणुका देहभान विसरून पडात 
दोती. त्यामुळे जमदझी *हषींना फार राग आला. 

यायको परत आल्यावर जमदस्नी मुनींनी 
आपल्या सर्व मुलांना बोलावून घेतले आणि आईचे 
डोके ळाटून टाळायला सांगितले. परशुरामाच्या 
वडील भावांपैकी कोणीही ओईचे डोके कांपायला 
तयार झाला नाही. परशुराम जंगलातून फिरून 
परतल्यावर जमदश्नी मुनींनी त्याला त्याच्या 
वडील भावंडांची डोकी आणि आईचे डोके कापून 
टाकायला सांगितले. 

परशुरामाने उलट उत्तर न देतां पित्याच्या 
आज्ञेप्रमाणे एका घावात सर्ब भावांची डोकी व 
आईचे डोके छाटून टाकले. जमदश्नी क्रषी मुलावर 
खूप झालें ब त्यांनी त्याला काय हृबे ते मागून 
घ्यायला सांगितले. 

परशुराम म्हणाला.- माझ्या सर्व भावांना व 
आईला पुनर्जीवित कराबे|' 








जमदश्ी कषीनी त्यांना पुनर्जीवित क्रेले. 
आपल्या तपश्‍चर्येच्या महिम्थावर इतका विश्‍वास 
असलेल्या आणि बुद्धिमान अशा परशुरामाबर 
व्ही प्रसन्न ज्ञाले व आशीर्वाद देऊन म्हणाले - 
“परशुरामा! तू चिरंजीवी होशील!” 

कार्तवीर्यार्जुन आपली चविजययात्रा संपवून 
आपली राजधानी माहिष्मती येथे परत येत 
असतां वाटेत जमदग्नी क्षींचा आश्रम लागला. 
त्यावेळी राजा व त्याचे सैन्य फार भुकेले होते. 


जंमदसम्ती क्षींकडे कामधेनूचा अंश असलेली 


होमधेनू होती. तिच्या साहाय्याने जमदशी कषींनी 
कार्तवीर्यार्जून व त्याच्या सैन्याचे उत्तम प्रकारे 
आदरातिथ्य केले. त्या गाईला क्राय पाहिजे ते 
देण्याची शक्ती असल्याचे कार्तवीर्याला कळले. 
त्याने विचार केला, कीं अशी गाय आपल्याकडे 
असली तर सैन्याला रसद व पाण्याची उणीव 
कधीच 'भासणार नाही. म्हणून त्याने आपल्या 
सैनिकांना आज्ञा केली की त्या गाईला 
माहिष्यबतीला धरून घेऊन चला. जमदश्री क्री 
गाईला अडवून धरायला आले. त्यांना जमिनीवर 
ढकलून सैनिक गाईला धरून घेऊन गेले. 





ब 
» 10 







बनवली? 


स्कॉटलंड या देशाचे सौंदर्य अभूतपूर्व आहे. 
हा दोन भागांत विभागला गेला आहे. दक्षिणेची 
सखल हिस्वी भूमी आणि उत्तरेकडची डोंगरराजी. 

उत्तरेकडचा हा भाग खरोखरीच अतिशय 
देखणा व नयनमनोहर आहे. पर्वतांच्या 
रांगामधून लहानलहान दऱ्याखोरी आहेत. 
प्रशस्त निळेशार पाण्याचे प्रबाड 
आहेत, त्यांना लॉक्स म्हणतात. या 
भूमीचे निसर्गसौंदर्य फारच सुंदर व 
गूढरम्य आहे. इर्थे मानय नतमस्तक 
होतो. सृष्टीदेवता आपल्या सार्‍या 
वैभवानिशी इथें अजूनही सर्वश्रेष्ठ व उन्नत 
आहे. 

मात्र याला एक अपवाद आहे. जर तुम्ही लॉक 
शीलच्या किनाऱ्यावरून आंतल्या बाजूला चालत 
गेलात, तर तुम्ही एका छोट्या दरीत पोंचाल, 
पर्वताच्या मांडीवरच जणूं कांडी ती दरी बसलेली 
आहे. ती पाहून तुम्ही आश्‍चर्यचकित व्हाल. 
आजूबाजूच्या सगळ्या दर्‍याखोऱ्यांतून 
ओबडधोबड दगडांच्या राशी विखुरलेल्या आहेत 
आणि ही दरी मात्र अगदी सपाट आणि मऊशार 
कशी काय झाली? पण थांबा, याच्यामागे एक 
विलक्षण कथा आहे. 


फार फार पुर्वीच्या काळांत या दरींतदेखील 


चांदोबा 63 


ती जमीन सपाट कशी 


आसपासच्या टर्‍यांसारखे अणकुचीदार धोंडे, 
फत्तर ब खडक पसरलेले होते. सारी जमीन ओसाड 
आणि खडकाळ होती. तिथें चालणंदेखील 
पुष्कील होतें, तेव्हां शेतीबागाईत तर दूरच! 
साहजिकच तिथे राहणारे लोक गरीब होते, कारण 
पीक काढण्याजोगी जमीन त्यांच्याजवळ नव्हती. 
त्यांची गुरेढोरेही भुकेने तडफडून मरत होती, 
कारण त्यांना तिथे पुरेसा चारा नव्हता. त्यांचे 
जीवन अतिशय हलाखीचे डोते. 

त्या दरीच्या खालच्या बाजूला निम्म्या 
वाटेबर डोंगराच्या पायंध्यापाशी एक छोटेसे घर 
होते. त्यांत एक ज्ञानी वयोवद्ध सद्गृहस्थ होता. 


जुलै २००४ 








त्याने अनेक पोथ्यापुराणे वाचलेली होती. 
त्यामुळें त्याला प्रत्येक अडचणीवरचा उपाय 
माहिती होता. 

एके दिवशी त्या भागांतल्या तरुणांनी सभा 
बोलाबली आणि ठरवले कीं आता हे कष्ट फार 
झाले! यापुढे अडचणी सहन करणे अशक्य होते. 
म्हणून ते खेडे सोडून सर्बांनी दुसरीकडे, जिर्थ 
शेतीला चांगली जमीन असेल, अशा नव्या भागांत 
बस्ती करायची. पण अशी भूमी कुठल्या बाजूला 
सांपडेल) र 

*“न्वला, आपण आपल्या ज्ञानीबाबांनाच 








_५ स 
118 
ढ् |", ६ 
७११ १ 
५३५ 
४1 
1 ग 
१ | १, 
0 ॥ शष 
७» 
रे 
कू 
१ 


विचारु या." कृणीतरी सुचवलं आणि सर्वांनी 


त्याला संमती दिली. ज्ञानीबाबांना आपली 
अडचण सांगायला ते डोंगर उतरून खाली गेले. 
त्या सर्वांनी बाबांना सांगितलं, “आमच्या 
जमातींत आम्हीं सगळ्यांपेक्षा गरीब आहोत. पण 
त्याचा अर्थ आम्ही आळशी आहोत असं नाही. 
आमची दरी ब माळ लहान आहे, खडकाळ आहे 
नि ओसाड आहे. हा भाग सोडून आम्हाला 
दुसरीकडे जायचे आहे. तेव्डां जिथले डोंगर दयाळू 
आहेत, आणि शेतीबागायतीला वाव मिळेल अशी 
भूमीही कृपाळू आहे अशीं भूमी आम्हाला कुठल्या 
दिशेला मिळेल, ते आपण सांगाल कां?" 
बाबांना जरा वेळ विचार केला. खाली वांकून 


«९ त्यांनी जमिनीवरची मुठभर माती हातांत घेतली. 


“आपल्या या खोऱ्याइतकी मऊ माती 
कुठे ही सांपडणार नाही. त्यांनी सांगितलं. 
“ते खरं आहे. पण हा दगडमाळ इथून 
डलवणे हे कांही सामान्य माणसांना 
जमणारे काम नाही. ते आम्हाला कसं 
काय करता येईल?'' तरुणांनी 
उत्सुकतेने विचारलं. 

''हूंख55'' बाबांनी गंभीरपणे 
विचार करुन म्हटलं, “बघूया, तुमच्या 
यां समस्येचं कांहीतरी निवारण 
व्हायला हवं." 

त्या काळांत पृथ्वीवर राक्षस राहत 
होते. तसे दोन अजस्र आणि 


उंच पर्वताबर राहात होते. त्या 
दोघांपैकी कोंण जास्त ताकदबान, 
यावर त्यांचे नेहमी भांडण होत 





महाशक्ती शाली राक्षस शेजारच्या 


असे. त्या दिवशी त्या दोघा राक्षसांना 
शोधायला म्हणून ज्ञानीबाबा त्या पर्वतावर 
चढून गेले. 

“असे भांडत बसणें म्हणजे मूर्खपणा 
आहे. त्यामुळे तुमच्यापैकी कोण श्रेष्ठ 
हा निर्णय तुम्ही कधीच घेऊ शकणार 
नाही." ज्ञानीबाबांनी त्यांच्यासमोर 
एक प्रस्ताव ठेवत म्हटले, “मी 
फक्त एक म्हातारा माणूस आहे. / 
पण मला पूर्णपणे विश्‍वास |: 
आहेकीं हा बादाचा मुद्दामी 
कायमचा मिटवू शकेन. तुम्दी 
उद्या खालच्या खोऱ्यांत या, 
तुमच्या ताकदीचे प्रमाण ठरवायला 
प्री तुम्हाला एक काम देईन. म्हणजे 
तुम्हा दोघांच्यापैकी जास्त बलशाली राक्षस कोण 
आहे ते सर्वांना दिसेल आणि कळेल.'' 

दुसर्‍या दिवशी उजाडताच दोघे राक्षस पर्वत 
उतरून जेव्हां खोऱ्याकडे जायला लागले, तेव्हां 
त्यांच्या पावलांचा आवाज ढगांच्या गडगडाटा- 
सारखा वाटत होता. ज्ञानीबाबा आणि खोऱ्यांतले 
झाडून सारे जण पुढे आले, आणि त्यांनी या दोन्ही 
राक्षसांचे स्वागत केले. 

“आता बघायला हवं, हे लहानलहान दगड 
तुम्ही किती अंतरापर्यंत फेकूं शकाल? तुमच्या 
पर्वताच्या शिखरापर्यंत फेकता येईल कां?'' बाबांनी 
त्या पर्वताकडे बोटाने खूण करीत विचारलं. 

दोघेडी राक्षस खदाखदा हंसले. दोघांनीही 
खाली वाकून दोन मोल्या शिळा अशा सहजगत्या 
उचलल्या की जणूं समुद्राच्या किनाऱ्यावरून 
एखादा बारीक दगड उचलतो आहोत. आणि 









2, 


03 

































त्यांनी त्या शिळा दूर्‌ पर्वतांच्या रांगेच्या दिशेने 
फेकल्या. 

“*तुम्ही दोघांनीही आपली शर्ती समान आहे 
हे दाखवून दिलंत, त्याबद्दल तुम्हाला दाद द्यायलाच 
हवी हं] पण त्यामुळे काय झालेय, कीं 
तुमच्यापैकी जास्त बलवंत कोण याचा निर्णय 
करणे कठीण होणार आहे. तेव्हां हीच गोष्ट 
आणखी पून्हा एकदा कराल का? पण यावेळेला 
जरा मोठाले स्वरडक घ्या, म्हणजे बो!'' ज्ञानींबाबाने 
त्यांचे कौतुक करीत सांगितले. 

राक्षसांना पुन्डां सांगावं लागलं नाही. दोन 
प्रचंड मोठे खडक त्यांनी उचलले. एकएक खडक 
इतका मोठा होता कीं तो जागचा हालवायलाच 
किमान १५-२० लोकांची शक्ती अपुरी पडली 
असती. लोकांचे डोळे विस्फारलेले द्वोते. दोन्ही 


क्षसानी कि (0. "४६ 
राक्षसांनी ते खडक लांबवर उडबून दिले, 


जुले २००४ 

















1.) 1:71 ज्ञानीबाबा मात्र शांतगंभीर होते. त्यांनी 
म्हटले, ''ही परीक्षा घेणे आणि निर्णय देणे है फारच 
कठीण काम आहे खरे! पण आता आपण दुसऱ्या 
तर्‍हेने प्रयत्न करुं या. तुम्डाला इथे मैदानांत 
आणखी भरपूर मोठे, अवजड पत्थर, घोडे दिसत 
आहेतच. तुमच्यापैकी कोण जास्ती दगड फेंकू 
शकेल तो श्रेष्ठ. प्रथम डाव्या हाताने फैेकाय'चे आणि 
नंतर उजव्या हाताने पेंक्रायचे, चालेल ना'?'* 
वेळ न दवडता दोन्ही राक्षतांनी दगड डाव्या 
हाताने उखडून फेकायला सुरवात क्रेली. 
सगळीकडे हिंडत आणि दगड उचलून फेंकत 
होते, तेव्हां भयंकर आब्राज त्र धडधडाट होत होता. 
जेव्ह्म त्यांचा डाबा हात दुखायला लागला, 
तेव्हां त्यांनी उजव्या हाताने दगड उचलून 
फेकायला सुरवात केली. सूर्यास्त होईपर्यंत त्यांची 
ही स्पर्धा सुहु होती. तोपर्यंत थोडेच लहान दगड 
शिल्लक राहिले होते. दोघा राक्षसांबद्दल सांगायचं 
तर ते आता इतके थकून गेले होते कीं त्यांना 
उभे राह्मणेदेखील कठीण झालेले होते 

___ आता ज्ञानीबाबा म्हणाले, ' अजूनदेखील 





तुमच्या दोघांत जास्त ताकदवान कोण ते 
आम्हाला सांगता येणार नाही. कारण जे दगड तुम्ही 
पेंकलेत, ते मोजतमोजताना आम्हीं चुकलो. म्हणून 
आता तुम्हीच जाऊन बघा की कोणता दगड सर्वांत 
जास्त दूर फॅकलेला आहे ते! तो दगड सांपडला की 
आमच्याकडे घेऊन या. मग आपणबघूंया कीं ही 
कर्तबगारी पुन्डां कोण करुं शकेल') नक्की तेव्हांच 
आपल्याला समजेल कीं तुम्हा दोघांच्यात जास्त 
बलवान कोण आहे |" 

ते दोघेी महामूर्ख राक्षस आत्तापर्यंत आपसांत 
भांडत ज्ञेते, ते सर्वांत जास्त दूर्‌ अंतरावर फेकलेल्या 
दगडाचा शोध घेण्यास निघाले. शेबट'च्या 
क्षणीदेखील त्यांच्या लक्षांत आलं नाही कीं चतुर 
ज्ञानीबाबांनी त्यांच्या. ताकदीचा उपयोग आपले 
उद्दिष्ट साध्य करण्या-साठी केला होता 

जर्‌ तुम्हाला कळलं कीं आजदेखील ते दोघे 
ते दगड शोधत आहेत, तर तुम्हाला आश्‍चर्य 
वाटायला नको, कारण ते परत आलेच नाहीत. 


असं म्हणतात कीं जेव्हां वारा डाव्या बाजूला 


बाहातो तेव्हां त्यांच्या भांडणाचा आवाज 
ऐकायला येतो. पण त्या खोऱ्याचं पुढे काय 
झालं? तिथले दगडधोंडे तर अनदी छानपैक्रीं 
काढून टाकलेले होते ना! 
तिथल्या लोकांनी ताबडतोब जमिनीची 
मशागत सुरु केली व बियाणें पेरले. ती जमीन 
जणूं कांही त्यांना साफसूफ करुन बक्षीस दिलेली 
होती. अद्यापही ही जमीन ही 
स्कॉटलंडमधली सर्वांत सुपीक 


्क-/१८-५०७-- जर जमीन समजली जाते. त्याबद्दल 


ज्ञानीयाबाचे आभार मानले 
प... . पाहिजेत. 


चांदोबा 


सः 


गुरुनाथ गांबातला एक सधन गृहस्थ, पण होता 
अत्यंत कंजूष] 
एकदा त्यांच्या गांवात एक बहुरूपी आला. 


संन्याशाच्या वेषांत येऊन गुरुनाथचे दारी उभा 


रडून तो ओरडूं लागला, '““ओम्‌ भवती भिक्षा 
देहि!" 

ते शब्द गुरुनाथला कर्णकर्कश वाटले. बाहेर 
येऊन त्याने एकवार त्या संन्याशाकडे बघितले 


व त्याला विचारले, अरे, तुला रे कराय झालंय) 


भ्रीक मागायला तू आंधळा आहेस कीं लंगडा?'" 


' असं बोलून त्याने दार बंद करून घेतले. 


दुसऱ्या दिवशी बहुरूपी आंधळ्याचे सोंग 


घरेऊन आला. गुरुनाथच्या दारासमोर उभा राहून 


म्हणाला, “माई, आंधळ्याला थोडं दान द्या ददो!' 
त्याला पाहून गुरुनाथ पुन्हां चिडून म्हणाला, 


“अरे, भीक मागायला तू कांही मुका-बहिरा. 


आहेस कां? जा, पुढे चालूं लाग!'' तिसर्‍या 


'द्विवशी बहुरुप्याने मुक्याचे सोंग घेतले आणि 


> नती | 

- आह ० 

हशा |! व. 
ह. य क ककवन ०२ 


श्री 7 | प्न 


व्यान 


। 





कंजूष व बहुरूपी 


हातांतली घंटा बाजबीत तो गुरुनाथच्या 
दारासमोर उभा राहिला. 

गुरुनाथने त्याला बघून विचारले, “अरे, तुला 
रे काय झालं आता?” 

बहुरुप्याने आपण मुका असल्याची खूण 
केली. “मुका आहेस होय) मग काय झालं? हाती 
पायी धड आहेस कीं! काम बीम कां नाही 
करत?'' असा उपदेश करुन गुरुनाथने दार बंद 
केले. 

दुसर्‍या दिवशी गुरुनाथच्या पत्नीला 
स्वयंपाकघरांत एक साप दिसला. ती पळतच 
बाहेर आली. बाहेर ओटीवर बसलेल्या गुरुनाथला 
ती म्हणाली, ''अहो, घरांत साप आलाय. अहो 
साप आहे साप! 

गुर्नाथ धावतच आंत गेला. स्वयंपाक घरांत 
सरपटणाऱ्या सापाला बघून साप-साप म्हणत 
तो ही पळत बाहेर आला. 

आसपासच्या घरांतले लोक धावत आले. 


- २“ वर्षापूर्वी चांदोबात प्रसिद्ध झालेली गोष्ट - 





उलटसुलट प्रश्‍न बिंचारुं लागले. ''सांप कुठे आहे? 
किती मोठा आहे? नाग आहे की काय? कोणत्या 
जातीचा साप आहे? त्याचा रंग कसा आहे? 
एक ना दोन. पण त्याला पकडायला कुणी घरांत 
शिरले नाहीत. 

तेवढ्यांत तिथे एक गारूडी आला. गुरूनाथ'च्या 
जीवांत जीब आला. कपाळावरचा घाम पुसत 
ल्याने विचारलं, “हे बघ, आमच्या स्वयंपाक- 
घरांत नाग शिरलाय. त्याला पकड आणि 
आम्हाला वांचव रे.”* 

''काय म्हणताय? नाग आहे? दिसतोय कां 
तो कुठे?'' गारुड्याने विचारलं. 

''नाही, आता दिसत नाही. बिळांत शिरलाय 
बहुतेक.'' गुरुनाथने सांगितलं. 

''तर मग पकडणं कठीण आहे. आणि नागाने 


जुलै २००४ 68 





जर डूख धरली तर बारा वर्षे तो विसरत नाही 


आपल्या शत्रूला. एका फटकयांत जर त्याला मारता 


आलं नाही, तर फारच मोठ संकट उभं राहील.” 


गाळ्ड्याने त्यांना आणखी घाबरवून टाकलं. 
''तुम्हीच असं बोलायला लागलात तर 
आमची काय धडगत होईल हो?'' गुरुनाथ 


केविलवाणा झाला होता. ''ठीक आहे. मी साप 


पकडतो, पण हे काम आहे मोठे धोक्याचे! माझे. 
प्राण संकटात आहेत. मी यासाठी पांचशे रुपये 
घेईन.'' गारुडी म्हणाला. पांचशेचा आंकडा ऐकून 
गुरुनाथचा एवास अडकला. “बापरे, इतके 
रुपये?'' त्याने मनोमन विचार केला. | 
शेवटी शंभर रुपयांवर सौदा ठरला आणि 
गारूडी स्वयंपाकघरांत शिरला, त्याने आपली पुंगी 


र्‌ 


बाजबायला सुरवात केली. भिंतीमधल्या एका 


फटीतून साप बाहेर आला आणि आपला फणा 





उभारुन डोलायला लागला. गारुड्याने पटकन 
त्याची मान पकडली आणि त्याला टोपलींत बंद 
केला. 

गुरुनाथा जीव भांड्यात पडला पण आता 
त्या गाळ्ड्याला शंभर रपये द्यावे लागतील म्हणून 
पुन्हां त्याचा जीव घाबरा झाला. गारुड्याने शंभर 
रूपये घेतले आणि गुरुनाथची स्तुती करीत तो 
तिथून चालता झाला. 

नंतर जरा खोलांत जाऊन चौकशी केली तेव्हां 
समजलं कीं गारुडी म्हणजे बहुरुपीच होता. त्याने 
गुरुनाथच्या दरवाजावर अनेकवेळा खटखट केली 
होती, पण त्याला एकदाडी भिक्षा मिळाली नव्हती. 
म्हणून त्याने आपला पाळलेला साप नुरुनाथच्या 
घरांत सोडून दिला. हे समजल्यावर गुरुनाथचा 
राग उफाळून आला. 

त्याने गांबाच्या पाटलाकडे तक्रार केली कीं 
बहुर्प्याने त्याला फसवलं होतं आणि म्हणून 
त्याचे रुपये त्याला परत मिळावेत. 

पाटलाने बहुरुप्याला बोलावून त्या'ची हजेरी 
घेतली. बहुरुप्याने सारी वस्तुस्थिती पाटलाला 
सांगितली, ब तो म्हणाला, “साहेब, आपणच 
सांगा, गुरुनाथसारखे श्रीमंत लोक जर आम्हा 








कलाकारांचे पोषण करणार नसले, तर आमची 
काय अवस्था होईल?” 

पाटलाने समजावलं, “ऐक, जर तू आपल्या 
कलेचं प्रात्यक्षिक दाखवून बक्षीस मिळबलंस, 
तर त्यांत आम्हाला बाईट बाटणार नाही. पण तू 
गुरुनाथला फसवलंस; म्हणून तू त्याचे पैसे परत 
देऊन टाक.'' 

बहुरुप्याने गुरुनाथला शंभर रुपये परत दिले. 
तेव्हां पाटलाने आपला निर्णय सांगितला. 
“'गुरुनाथजी! ज्या झाडाला फर्ळे लगडलेली 
असतात, त्याच्यावरच लोक दगड फेकतात. 
ज्याच्याकडे पैसे असतात, त्याच्या आश्रयाला 
निर्धन व्यक्ती जातात. हा बहुरुपी तुमच्याकडे 
आपली भूक भागवण्यासाठी आला होता. 
तुमच्यासारख्या लोकांनी त्याला दान देणे हे 
तुपतचेह्ी कर्तव्य ठरते. तुम्ही त्याला पंचबीस रुपये 
बक्षीस द्या पाहू!" 

गुरुनाथने बहुरुप्याला पंचवीस रुपये तर्‌ 
दिलेच, पण त्याने जो धडा शिकबला तो आदर्श 
मानून, गुरुनाथने आपला चिक्कू पणादेखील 
सोडला. समाजाबद्दलचा त्याचा दृष्टीकोण जास्त 
उदार आणि समजूतदार झाला. 


69 जुलै २००४ 


